RNI No. MAHBIL / 2009 /31731 
Reg . No. MH /MR / South - 319 / 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग दोन - पुरवणी 


ao w , Big X8 ] 


गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५, २०१४/ माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


[ पृष्ठे ६९, किंमत : रुपये ३५ 


.. 


प्राधिकृत प्रकाशन 


BY THE DIRECTORATE OF INDUSTRIES (C.S.P.O.), NEW ADMINISTRATIVE 

BUILDING , MUMBAI 400 032 , GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
CENTRAL STORES PURCHASE ORGANISATION 
1. Sealed tender will be received on the form prescribed by Officer or any other purchaser shall be entitled to purchase such 
the Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing stores from any other source and such price as the Development 
Officer in his office at New Administrative Building, Opp . Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer or any 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , and/or concerned Department upto 
the dates and time mentioned for the supply of stores as per 

other purchaser shall in his sole discretion think fit. 

If action as stipulated above is taken : 
Schedules attached . 

( 1 ) The offer of the defaulting contractor will not be 
2. Prescribed Tender Form will be available from concerned 
office on non - refundable payment basis on any working day 

considered , 
between 11-30 a.m. and 3-00 p.m. 

(2 ) The defaulting contractor will be penalised to the extent 
2 - A . Tenderers should quote rates for F.O.R. destination and 

of the difference in the rates or 10 per cent of the value 

of the earlier order , whichever is higher , 
submit the quotation in Printed Tender Form . They should state 
the earliest delivery period necessary for completion of the order, 

( 3 ) If the defaulting contractor fails to pay the penalty he 
3. The origin of stores offered whether Indian or Foreign and 

will be permanently deleted from the list of approved 
in the case of the former State in which it is manufactured , should 

contractors of the C.S.P.O. and the registration deposit 
be clearly stated against each article . 

of the contractors will be forfeited to Government. 
4. Tenderers should submit tenders in two envelopes as 8. In the case of non -delivery and / or delayed delivery against 
below : 

an order placed with the tenderer . The Development 
(A ) The first envelope should contain technical information Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer , reserves 
of the unit such as 

to himself the right to impose such penalty in his sole discretion 
(a ) Demand Draft in respect of EMD , 

as he thinks fit . 
(b ) Copies of PMT SSI | CSPO 7 NSÍC / DGS and D 

9. (a ) Tenders should be accompanied by Earnest Money 
Registration , 

deposit as indicated in Schedule attached (in Demand Draft ). The 
(c ) List of installed machinery , 

Earnest Money deposit will be forfeited if the tenderer fails to 
(d ) VAT/CST Registration , 

complete the contract according to his tender , if accepted . Tender 
( e ) Sales Tax /value added tax clearance certificate form 

without Earnest Money deposit will not be considered . 
the competent authority upto 31st December of previous (6 ) Successful Tenderer will be required to pay a sum fixed 
year , 

by the Development Commissioner (Inds.) and Central 
(7) Details regarding participation of such Tender 

Purchasing Officer as security deposit and enter into an 
Enquiry in the past , if any, 
( g ) If the tenderer is a trader he should furnish current 

agreement for the performance of the contract . 

(c ) The Development Commissioner ( Inds.) and Central 
& Valid authorisation letter from the manufacturer , 
(h ) This envelope should be marked as 

Purchasing Officer ,Mumbai, may exempt firms of standing from 

Technical 
Tender Envelope ” . 

payment of Earnest Money deposit and / or security deposit in 

respect of tenders of contracts placed by this office . If the firms 
( B ) The second envelope should contain only price Tender 
Form , quotations and conditions . 

produce from the Director of Supplies and Disposals, Mumbai, a 
This envelope should be marked as Commercial Tender 

certificate to the effect that they are exempted from payment of 
Envelope ” . Both the above envelopes should be put and sealed 

security deposit or Earnest Money deposit in the case of contracts 
in a single envelope while submitting to the purchaser with 

placed with them or tenders invited by Directorate General of 
Tender No. and date of opening of the tender . 

Supplies and Disposals , Government of India. The Development 
Tenders should not submitted as per the above prescribed 

Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai, 
manner will be treated as invalid . 

however, reserves to himself the right to ask for security deposit 
The right to ignore any tender which fails to comply with the 

from them against any contracts placed with them by this office , 
above instructions is reserved . All outstation tenders should be 

if and when found necessary by him . 
sent within time limit by Registered Post . Delay in postal delivery (d ) Following categories are exempted from payment of 
will not be considered . 

E.M.D. : 
5. Opening of Tender. — The tenderers are at liberty to be 

(i) Factory located in Maharashtra State quoting for the 
present or authorise their representative to be present at the 

items registered with D.G.S. and D., 
opening of tender at the time and date specified in the Schedule 

(ii) Government and Semi-Government undertakings, 
alongwith authorisation letter. 

( iii ) S.S.I. Units permanently registered with B.1 ., 
6. The Development Commissioner (Inds.) and C.P.O. or any 

Maharashtra State and for the Itemsmanufactured by 
other purchaser does not pledge himself to accept the lowest or 

them (Registration should be valid ), 
any tender and reserves to himself right of accepting the whole 

( iv ) S.S.I. Units registered with N.S.I.C. located anywhere 
or any part of the tender or portion of the quantity offered against 

in the Country for the itemsmanufactured by them , 
any item and the tenderer shall supply the same at the rate 

(v ) Suppliers registered with C.S.P.O. (Maharashtra State ) 
quoted . The tenderer is at liberty to quote for the whole or any 

only for the item mentioned in certificate (Registration 
portion of the quantity of any item or state that the rate quoted 

should be valid one ) relevant copy of the certificate be 
shall apply if the entire quantity of any such item is taken from 

attached to the quotation failing which quotation will 
him . 

not be considered . 
7. In the event of the order being placed against any of the The tenderers other than above categories should pay E.M.D. 
tenderers and if the tender fails to supply any stores according @ 3 % or maximum Rs. 5,000 in the form of Demand Draft or 
to the terms and conditions of acceptance of tender or fails to Treasury Chalan in the name of Development Commissioner 
replace any stores rejected by the Directorate or by any person 

( Inds.) and Central Purchasing Officer , Mumbai ; failing which 
on his behalf within such time as may be stipulated. The 
Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing 

quotations will be rejected . 


66 


66 


(N.B.–S.S.I. Units — Tenderers may refer the G. R. No. SPO . 1088/(2512 )/IND -6 , dated 2nd January 1992 for detailed information such as concessions, preferences, reservation 
given to S.S.I. Units .) 

( 8 ) 
ATT H (qequit)—3 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३० -फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


(e ) The successful tenderers should pay Security Deposit @ 
3 % of the Quantity Contract of purchase value , the amount 
mentioned in offer letters. However, In the following categories 
of tenders are exempted from the payment of the Security 
Deposit : 
( 1) Supplier registered with D.G.S. and D. having factories 

in Maharashtra . 
( 2 ) Supplier registered with C.S.P.O. on the list of approved 

suppliers for the value of stores amounting to Rs . 25,000 

only . 
( 3 ) The Ş.S.I. Units permanently registered with Director 

of Industries and the units registered or associated with 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 

upto Rs . 50,000 of purchase value . 
As 

per 3 above for purchase of stores more than Rs. 50,000, 
Security Deposit will be charged @ 3 % of the total value or Rs . 
50,000 maximum . 

10. Certified copy of valid Sales Tax /VAT clearance certificate 
the prescribed form should be enclosed with the tender . 
Quotations received without the above certificate are liable to 
be rejected . 

11. Samples . - Tender samples are not required unless 
specifically called for quotations without samples ! testing 
charges , where samples are specifically called for are liable not 
be considered . 
Samples should be affixed with a label showing 

( a ) Name and address of the firm . 
(6 ) Tender No. 

(c ) Opening date of tender . 
12. Tenderers convicted on an offence under the Bombay 
Prohibition Act , 1949, or the Bombay Opium Act, 1936 , will be 
considered ineligible for being given contracts . 

13. Release of controlled materials. — Tenderers who do not 
stipulate conditions regarding release ofcontrolled materialsmay 
be given preference . 

14. Extension of time.— (i) As soon as it is apparent that 
contract dates cannot be adhered to, an application shall be sent 
to the Development Commissioner (Inds.) and Central 
Purchasing Officer . 

(ii) Without prejudice to the foregoing rights, if such failure 
to deliver in proper time as aforesaid shall have arisen from any 
cause , which the Development Commissioner (Inds .) and 
Central Purchasing Officer may admit as a reasonable ground 
for an extension of the time ( and his decision shall be final). He 
may allow such additional time as he considers to be justified by 
the circumstances of the case . 

(iii) Provided always that any failure or delay on the part of 
sub - contractors though their employment may have been 
sanctioned shall not be admitted as a reasonable ground for any 
extension of time or for exempting contractor from liability for 
any such loss or damage , as aforesaid and provided further that 
no extension shall be allowed unless application for it shall, in 
the opinion of the Development Commissioner ( Inds .) and 
Central Purchasing Officer (which shall be final),have been made 
and in his opinion is justified . 

(iv ) The Development Commissioner ( Inds. ) and Central 
Purchasing Officer ,Mumbai reserves the rights to call for break 
up of the quotation where necessary . 

15. Offers Small Scale Industries quoting their registration 
number with the Directorate of Industries, Maharashtra and 
National Small Scale Industries Corporation (Government of 
India ) shall be only for items of approved programme of 
manufacture of the contesting Small Scale Industries Unit. 
Likewise , the Offers of State Industrial Co -operative Association , 
Maharashtra State shall be on behalf of the member Industrial 
Co-operative Societies only and those ofM.S.S.I.D.C. shall be on 
behalf of S.S.I. Units registered with the Directorate of Industries 
ofMaharashtra State and restricted to products of their own 
manufacture . S.S.I. Units holding single page registration 
certificate will not be considered for E.M.D. exemption and other 
facilities/concessions etc. 
Note . — 

( 1) Tender Sample. — Analysis Reports on Tender Samples will 
not be furnished to Tenderers . 

(2 ) Quotations offered by Tenderers. — Tenderers should , if 
not in a position to quote for entire quantity, and for delivery as 
required , state specifically the quantity which they can deliver 
at the prices quoted and according to the required delivery silence 
on the point will entail responsibility for supply at quoted prices 
in full quantities as per required delivery . 

(3 ) Packing : -- Packing proposed to be employed should be 
clearly stated giving details of the charges for all alternative pack . 

(4 ) Failure to observed any of the conditions mentioned above 
will result in the quotations being summarily rejected . 

(5 ) N.B. — Special consideration would be given in the case of 
Tenderers quoting the requirements of Maharashtra 
Government with Indian Standards Specifications and those with 
quality markings. 

Goods should be despatched at carrier s risk failing which they 
should be properly covered by transit insurance with 
Government Insurance Fund , MHADA Building , Mumbai 
400 051. However, the supplier will be responsible until the entire 
stores contracted for arrive in good condition at Destination . 
16. General Instructions , 
( 1 ) Priced Tender Form should be returned duly filled , 

signed with seal, failing which quotation will not be 

considered . 
(2 ) Tenderers should submit their quotations in original . 
( 3 ) The tender should quote all inclusive ( i.e. Basic Rate , 

State and Central levies , packing, freight charges etc.) 


F.O.R. Destination rate . The rate of VAT / CST included 

in the above rate should be shown separately . 
( 4 ) Fall Clause . It is a condition of the contract that the 

price at which the Contractor will supply the stores 
should not exceed the lowest price charged by the 
Contractor to any customer during the currency of the 
rate contract and that in the event of the prices going 
down below the rate contract prices the Contractor shall 
promptly furnish such information to the Development 
Commissioner ( Inds.) and the concerned Purchasing 
Officer to enable him to amend the contract rates for 

subsequent supplies . 
(5 ) Exact , earliest and clear delivery period should be 

quoted . 
(6 ) It will be the responsibility of the Tenderer to inform 

this office within the validity period of the quotation in 
the event of the stores offered ex - stocks being sold 
elsewhere . Failure to comply with this instruction shall 
be construed mean that the stores are available ex 

stock during the validity period . 
( 7 ) Tenderers should indicate the rates in Metric System 

of Weights and Measures or in any equivalent Weights 

and Measures before showing conversion rates . 
(8 ) Tenderers may, quote rates for equivalent makes, 

stores also and should indicate specifically the make of 
spare parts, i.e. genuine, imported equivalentmake or 
indigenous. They are required to give guarantee for 
premature ware, exact fitness and satisfactory 
performance of the parts offered other than the 

genuine (original manufacture of the machinery ). 
( 9 ) Ex- stock offer or those on Tenderer s own import 

licence will only be preferred . 
( 10 ) Tenderers should state the place of inspection of the 

stores offered . If the goods are offered for inspection , 
outside Maharashtra State , the Tenderer will have to 
bear all expenditures of inspection carried out either 
by this office or through the Directorate General of 

Supplies and Disposals . 
( 11) The Tenderers should please note that Tender Form 

should be filled in serial order of item Nos. 1 , 2 , 3 etc., 
and the rates accordingly , typed in column No. 2 of the 
Printed Tender Form , in original and also on the 
counterfoil the rate of each item and other details 
should be given as required under each column. If the 
specifications are different than those prescribed in the 
tender, they should be shown on a separate page but 
the rates for these items should be indicated on the 

printed form . 
( 12 ) The samples for the quoted itemsmust be submitted 

alongwith quotations. 
( 13) Samples destroyed in tests will not be returned and no 

payment made therefore . 
( 14 ) The tenderers will have to supply the stores exactly as 

per Tender Enquiry Specification and will be 
responsible to replace the defective supply at his risk 

and cost . 
( 15 ) The supplier should undertaken to extend the validity 

of the Bank Guarantee , if offered as security deposit 
in case , the supply of stores is delayed beyond the 

validity period of the Bank Guarantee . 
( 16 ) Conditional offers received other than the specified 

conditions mentioned in the tender enquiry are liable 

for rejection . 
(17 ) Any correspondence regarding reduction in price 

unless asked for after opening of tender enquiry will 
not be entertained at all and their tender will be liable 

for rejection . 
( 18 ) The tender should attach a copy of the power of attorney 

in respect of the persons who attends the C.S.P.O. for 
tender opening further follow -up work and also who 
is authorised to sign tenders , agreement and other 

relevent documents . 
( 19) If there are any specific Government Directives such 

as reservation of items for units in Maharashtra , non 
eligibility of price preference to SSI units etc. for 
particulars item the same would be applicable 
irrespective of the fact that it has not been incorporated 

in the tender notice . 
( 20 ) The tenderer should invariably quote a list of 

documents enclosed with the tender and the list should 

be duly signed by the authorised person . 
( 21) The firm from Mumbai, should submit the tender in 

P.T.F. and the firm outside Mumbai who are not in a 
position to purchase P.T.F. can enclose I.P.O./D.D . 
alongwith their tender in lieu of P.T.F.but they should 
mentioned in their tender that all tender enquiry 
conditions are acceptable to them or Tender Notice is 
also available on the website . A Copy of the Tender Form 
may also be downloaded from the website 
www.maharashtra.gov.in such downloaded form 
should be accompanies by an Indian Postal Order or 
Demand Draft of Rs. 2,000 in favour of Development 
Commissioner ( Industries) & C.P.O., Mumbai, at the 

time of submission of the tender. 
( 22 ) The prices should be firm during the validity period of 

the contract. No price escalation on any account shall 
be taken into consideration . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 

प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , नाशिक 


ई -निविदा सूचना 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नाशिक ( दूरध्वनी क्रमांक ०२५३-२५७७४१० ) यांच्या अंतर्गत असलेल्या एकूण ३१ शासकीय 
आदिवासी मुलां/ मुलींच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना सन २०१४-२०१५ या शैक्षणिक वर्षासाठी दिनांक १० एप्रिल २०१३ च्या शासन शुद्धीपत्रकातील आहार 
प्रणालीनुसार दोन वेळेचे पोटभर जेवण आठवड्यातून एक वेळा (रविवार ) मांसाहार व शाकाहारी विद्यार्थ्यांसाठी गोड पदार्थ ( स्वीट ) आणि सकाळचा नाश्ता, 
दूध, अंडे, फळे इ. च्या पुरवठ्यासाठी ठेका पद्धतीने वसतिगृहांवर भोजन ठेका चालविण्यासाठी अधिकृत पुरवठाधारकांकडून ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब 
करून ऑनलाईन ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


निविदा फॉर्मची 
किंमत 


अ.क्र . 


कामाचे नाव 


बयाणा रक्कम 


भोजन ठेक्याची 
अंदाजित किंमत 


( ना - परतावा) 
( प्रती वसतिगृह ) 

( ३ ) 
रुपये 


( २ ) 


( ४ ) 


२,००० 


१ वसतिगृह भोजनठेका या कार्यालयाचे 

अधिनस्त असलेली आदिवासी मुलां/ मुलींच्या 
एकूण ३१ वसतिगृहांसाठी व इंग्रजी माध्यमाची 
शासकीय आश्रमशाळा पेठ रोड, नाशिक 
भोजन ठेका . 


संकेतस्थळावरील निविदा 
अर्जासोबतच्या वसतिगृहांच्या 
यादीमध्ये नमूद केल्यानुसार 
जमा करावी लागेल . 


संकेतस्थळावरील निविदा 
अर्जासोबतच्या वसतिगृहांच्या 
यादीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


भोजन ठेका निविदेचे वेळापत्रक 


अ.क्र . 


प्रकल्पस्तरीय स्टेज 


कंत्राटदार स्टेज 


दिनांक व वेळ 


दिनांक व वेळ 


( पर्यंत ) 


( पासून ) 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


निविदा प्रकाशित करणे 


३ फेब्रुवारी २०१४ 
सकाळी १०-०० वा . 


४ फेब्रुवारी २०१४ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


२ 


निविदा डाऊननलोड करणे 


५ फेब्रुवारी २०१४ 
सकाळी १०-०० वा . 


१४ फेब्रुवारी २०१४ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


निविदा तयार करणे 


५ फेब्रुवारी २०१४ 
सकाळी १०-०० वा . 


१७ फेब्रुवारी २०१४ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


४ 


ऑनलाईन निविदा विक्री 
बंद करणे. 


१७ फेब्रुवारी २०१४ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


१८ फेब्रुवारी २०१४ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


व्यापारी लिफाफा बंद करणे 


१७ फेब्रुवारी २०१४ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


१८ फेब्रुवारी २०१४ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


६ 


निविदा सादर करणे 


१८ फेब्रुवारी २०१४ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


२१ फेब्रुवारी २०१४ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


तांत्रिक लिफाफा उघडणे 


२२ फेब्रुवारी २०१४ 
सकाळी १०-०० वा . 


२५ फेब्रुवारी २०१४ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


८ 


व्यापारी लिफाफा उघडणे 


२२ फेब्रुवारी २०१४ 
सकाळी १०-०० वा . 


२५ फेब्रुवारी २०१४ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


भाग दोन ( पुरवणी) -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


टिपा. - १. सर्व पात्र / इच्छुक भोजन ठेका निविदाधारकाने निविदापत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी व निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी ई-निविदा प्रणालीचा 
https://maharashtra.etenders.in या Portal मधील Sub Portal with https://tribal.maharashtra.etenders.in वर 
enroll करणे आवश्यक आहे. 

२. निविदाधारकांना वर नमूद केलेल्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन Enrollment करणे संदर्भात व अडचणी असल्यास त्यांनी पुढील दूरध्वनीवर 
संपर्क साधावा . Sify Technologies Ltd. , Nextender (India) Pvt . Ltd., on Phone No. ०२०-२५३१५५५५ e- mail id support.gom @ 
nextenders.com. 


निविदाधारकांनी निविदेसंदर्भात सर्व दस्तऐवज ऑनलाईन सादर करणे अनिवार्य राहील. तसेच बयाणा रक्कम , निविदा संचाचे शुल्क 
( डी . डी . स्वरूपात ) तांत्रिक निविदा उघडण्याच्या दिनांकापूर्वी म्हणजे दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१४ , सायंकाळी १७-३० वाजेपर्यंत व्यक्तीशः सादर करणे 
आवश्यक आहे. अन्यथा ई-निविदा प्रक्रियेत त्यांना सहभागी होता येणार नाही . 

इतर सूचना/ वसतिगृह नावाची यादी , बयाणा रक्कम , भोजन ठेका, अंदाजित किंमत बाबतची माहिती, अटी व शर्ती ई-निविदा नमुन्यामध्ये 
पाहवयास मिळतील. सदर निविदा मंजूर करणे, त्यामधील अटी व शर्तीमध्ये वाढ करणे किंवा शिथील करणे, निविदा उघडण्याचा दिनांक पुढे ढकलणे तसेच 
निविदा प्रक्रियेत बदल करणे अथवा संपूर्णनिविदा प्रक्रिया रद्द करणे व इतर बाबतचेसंपूर्ण हक्क व निर्णय प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प, नाशिक , जिल्हा नाशिक यांनी राखून ठेवले आहेत . 


५ . तांत्रिक व व्यापारी लिफाफा वेळापत्रकानुसार शक्य झाल्यास त्याच दिवशी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नाशिक 
यांच्या दालनात उघडण्यात येतील किंवा यात बदल झाल्यास तसे सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


संतोष ठुबे , 


क्र . भांडार २०१४ / प्र.क्र . १० / का . १ ( ७ ) / ३४१ , 
दिनांक २० जानेवारी २०१४ . 


प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

नाशिक , जिल्हा नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


५ 


जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , जालना 


निविदा सूचना 


जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , जालना हे खाली दर्शविल्याप्रमाणे विविध क्षमतेच्या द्रवनत्रपात्राच्या जाहीर लिलावाकरिता सीलबंद निविदा मागवीत 


आहेत : 


निविदा फॉर्म जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , जालना या कार्यालयात रुपये २५० देऊन मिळेल . निविदा ही दोन लिफाफे पद्धतीमध्ये भरावयाची 
असल्याने पहिल्या ( तांत्रिक ) लिफाफ्यामध्ये नियम व अटी यांवर स्वाक्षरी केलेले पत्र व अनामत रक्कम म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकेचा रुपये ५,००० किंमतीचा 
डिमांड ड्राफ्ट (जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , जालना यांच्या नावाने ) टाकून लिफाफा बंद करावा व या लिफाफ्यावर तांत्रिक लिफाफा असे ठळक अक्षरात 
लिहावे व दुसऱ्या ( व्यापारी) लिफाफ्यामध्ये निविदा फॉर्म व निरुपयोगी द्रवनत्रपात्रे खरेदीची एकूण रक्कम अंकी व अक्षरी स्पष्ट लिहून स्वाक्षरी करून 
लिफाफा सीलबंद करावा. या लिफाफ्यावर “ व्यापारी लिफाफा ” ठळक अक्षरात लिहावे. 

हे दोनही लिफाफे एका मोठ्या लिफाफ्यात सीलबंद करावेत व त्यावर निरुपयोगी द्रवनत्र पात्रे खरेदी निविदा असे लिहावे व लिफाफा सीलबंद 


करावा . : 


१ 


निविदा फॉर्म विक्रीची तारीख 


७ फेब्रुवारी २०१४ ते 
१७ फेब्रुवारी २०१४ 


फॉर्म विक्री सकाळी १०-०० ते सायंकाळी ५-०० 
शनिवार सकाळी १०-०० ते दुपारी २-०० 
( शासकीय सुट्टी वगळून ) 


२ 


निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख 


१८ फेब्रुवारी २०१४ 


दुपारी १-०० वाजेपर्यंत 


३ 


निविदा उघडण्याची तारीख 


१८ फेब्रुवारी २०१४ 


शक्यतो दुपारी ठीक ३-०० वाजता 


द्रवनत्र पात्रे उचलण्याची अंतिम तारीख 


२८ फेब्रुवारी २०१४ 


संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 


वर नमूद केलेल्या तारखेला निविदा निविदाधारकासमक्ष उघडण्यात येतील. वरील बाबींचे निविदेस योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास किंवा अपेक्षेप्रमाणे 
किंमत प्राप्त न झाल्यास विक्री रद्द करणे, निविदा मंजूर किंवा नामंजूर करणे किंवा पुढे ढकलणे याबाबतचे संपूर्ण अधिकार निविदा समितीकडे राहतील . 


जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , 


क्र . तां /जिपउआ / जा / द्र.पा. / १६५-६६ / २०१४, 
दिनांक २० जानेवारी २०१४ . 


जालना . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी , आरे दुग्ध वसाहत , गोरेगाव ( पूर्व ) मुंबई 


ई- निविदा सूचना 


महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे, दुग्ध वसाहत, गोरेगाव ( पूर्व) मुंबई ४०० ०६५ हे आरे दुग्धवसाहतीमधील 
गट क्रमांक ५ येथील नर्सरी पाच वर्षे कालावधीसाठी भाडे तत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबत ई-निविदा मागवित आहेत . 

ऑनलाईन निविदा सूचना, निविदेच्या अटी व शर्ती इत्यादी http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दिनांक २७ जानेवारी २०१४ 
पासून दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध करण्यात आली आहे : 
अनु. 

कामाचा 

निविदा फॉर्मची 

ई- निविदा स्वीकृतीची 
क्रमांक 

कालावधी 

किंमत ( ना - परतावा ) अंतिम तारीख 

(विक्रीकरासह ) 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


ठेक्याचे स्वरूप 


बयाणा रक्कम 


व वेळ 


रुपये 


रुपये 


१ 


५ वर्षे 


१,८५,००० 


२,००० 


आरे दुग्धवसाहतीमधील गट क्र . ५ 
येथील नर्सरी पाच वर्ष कालावधीसाठी 
भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत . 
आरे दुग्धवसाहतीमधील आरे गार्डन 
रेस्टॉरंट ३ वर्ष कालावधीसाठी 
भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत . 


दिनांक २२ फेब्रुवारी 
२०१४ दुपारी 

१४-३० 
वाजेपर्यंत . 


२ 


५ वर्षे 


१,१०,००० 


२,००० 


निविदा अर्जामध्ये व निविदा सोबतच्या अटी व शर्तीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ई-निविदा सादर करावी . सदर निविदाचे तांत्रिक लिफाफे दिनांक 
२४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी १५-३० वाजता उपस्थित निविदाकारांच्या समक्ष अथवा त्यांचे प्रतिनिधी समक्ष उघडण्यात येतील . अधिक माहितीसाठी वरील 
कार्यालयात संपर्क साधावा. निविदा स्वीकृतीसाठी १२० दिवस वैध ठेवण्यात येतील. सक्षम प्राधिकारी, बृहन्मुंबई यांच्यामार्फत आरे गार्डन रेस्टॉरंटची जागा 
रिक्त केल्यानंतर वरील ठेका देण्यात येईल. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , आरे यांचेकार्यालय , आरे दुग्धवसाहत, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई ४०० ०६५ हे कोणतीही किंवा सर्वनिविदा कोणतेही कारण 
न देता नाकारण्याचा अधिकार स्वतःकडे 

राखून 

ठेवीत आहेत . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


क्र . आदुव / मुकाअ / शा -३/ नि . सूचना / नर्सरी-५ / २०१४ / ३२६ , 
दिनांक २२ जानेवारी २०१४ . 


आरे दुग्ध वसाहत , 
गोरेगाव, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


७ 


विभागीय व्यवस्थापक , अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, हर्सल , औरंगाबाद 


लघु निविदा सूचना 
अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, हटूल , औरंगाबाद या संस्थेस दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीसाठी लागणारी मालदांडी ज्वारीचा 
कडबा कुटी खरेदीसाठी खालीलप्रमाणे निविदा मागविण्यात येत आहेत : 

शाळू /मालदांडी ज्वारीच्या वाळलेल्या कडब्याची कुटी पुरवठा अतिशीत रेत प्रयोगशाळा,हटूल , औरंगाबादपर्यंत वाहतूक करून गोदामात भरणे, या कामासाठी 
इच्छुक कंत्राटदारांकडून मोहोरबंद निविदा दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीसाठी मागविण्यात येत आहेत. अंदाजे ९० ते १०० मेट्रिक 
टन कडबा कुटी वरील संस्थांना ज्यावेळेस लागेल त्यावेळेस पुरवठा करावा लागेल. 

मोहोरबंद निविदा रुपये ५,००० ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) डिमांड ड्राफ्ट / कॉल डिपॉझिटसह विभागीय व्यवस्थापक , अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, 
हटूल, औरंगाबाद यांच्या नावाने विहित नमुन्यात दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, हटूल, औरंगाबाद यांच्या 
कार्यालयात सादर करावे. त्यासोबत मालदांडी ज्वारीचा कडबा, कुटीचा नमुना देणे बंधनकारक राहील. शक्य झाल्यास मोहोरबंद निविदा त्याच दिवशी ठीक 
दुपारी २-०० वाजता कडबा कुटी निविदा समितीसमोर उघडण्यात येतील. कंत्राटदारांना निविदा उघडण्याच्या वेळी उपस्थित रहाणे बंधनकारक राहील. कोणतेही 
कारण न देता निविदा मंजूर करणे किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार समितीने राखून ठेवला आहे. 

विहित नमुन्यातील निविदा अर्ज, अटींचा संच दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ सकाळी १०-०० ते संध्याकाळी १७-०० वाजल्यापासून ते १४ फेब्रुवारी २०१४ 
च्या सकाळी १०-०० ते दुपारी १-०० वाजेपर्यंत रुपये २,००० ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) प्रत्येकी या दराने विभागीय व्यवस्थापक , अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, 
हटूल, औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत मिळू शकतील. 


क्र . गोरेप्रशा/ औ/ तां / पशुधन /१ ९ ७/ २०१४ , 
दिनांक २३ जानेवारी २०१४ . 


डॉ . पी . एस . चव्हाण , 

विभागीय व्यवस्थापक , 
अतिशीत रेत प्रयोगशाळा, हर्सल, औरंगाबाद . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


उप संचालक , आरोग्य सेवा , 

नागपूर 


मंडळ , 


नागपूर 


निविदा सूचना 


. 


नागपूर मंडळाअंतर्गत रुग्णालयीन स्तरावरील शीतसाखळी यंत्रे सुस्थितीत ठेवण्याकरिता तसेच आवश्यक असणारे सुटे भाग खरेदी करण्यासाठी 
मोहोरबंद निविदा उप संचालक , आरोग्य सेवा , नागपूर मंडळ , माता कचेरी परिसर , श्रद्धानंद पेठ, नागपूर यांच्यातर्फे दिनांक १७ जानेवारी २०१४ ला दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत मागविण्यात येत आहेत . रुपये ७५० रक्कम भरून निविदा नमुने कार्यालयीन वेळेत दिनांक ७ जानेवारी २०१४ ते दिनांक १५ जानेवारी 
२०१४ ला दुपारी २-०० वाजेपर्यंत शासकीय सुटी वगळता वाहन विभागामध्ये विकत मिळू शकतात . निविदा कोणतेही कारण नमूद न करता नाकारण्याचे 
हक्क उप संचालकांना राहतील . तसेच शीतसाखळी यंत्रे दुरुस्तीचे सुटे भाग सन २०१३-१४ या वर्षात आवश्यकतेनुसार खरेदी करण्यात येतील. संपूर्ण अटी 
व शर्ती तसेच सुटे भागाचे नाव निविदा फॉर्ममध्ये नमूद केलेले आहेत . 


क्र . उसंआसे / वावि /टेंडर / जाप्र / ४१८१ ९ -२० /१३, 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१३. 


उप संचालक , आरोग्य सेवा , 

नागपूर मंडळ , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


९ 


जिल्हा शल्यचिकित्सक , सामान्य रुग्णालय, जळगाव 


निविदा सूचना 


जिल्हा शल्यचिकित्सक , सामान्य रुग्णालय , जळगावकरिता निविदा मंजूर झाल्यापासून एक वर्षासाठी दंतचिकित्सा विभागास आवश्यक असणाऱ्या 
कंझ्युमेबल्सच्या खरेदीसाठी मोहोरबंद निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागविण्यात येत आहेत . सदर निविदा फॉर्म दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीत जिल्हा शल्यचिकित्सक , सामान्य रुग्णालय, जळगाव यांच्या कार्यालयात सकाळी १०-०० ते दुपारी १-०० वाजेपर्यंत रोखपाल 
यांच्याकडे सुटीचेदिवस वगळून 

मिळतील . 
निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत राहील. शक्य झाल्यास त्याच दिवशी निविदा उघडण्यात 


येतील . 


काही कारणास्तव निविदा ठरलेल्या वेळी न उघडल्यास निविदा उघडण्याची पुढील तारीख त्याच दिवशी सांगण्यात येईल . अधिकृत निविदा फॉर्म 
अटी व शर्तीसह या कार्यालयात रोख रक्कम रुपये ५०० भरून मिळतील . 


जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय , 


क्र . सारुज / औभा / निविदा / ११६२-६४/ १४ , 
दिनांक २१ जानेवारी २०१४ . 


जळगाव . 


भाग दोन ( पुरवणी) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


अधीक्षक, ठाणे मध्यवर्ती 

कारागृह , 

ठाणे 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावे व करिता अधीक्षक, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे बेकरी विभागासाठी सन २०१४-२०१५ या वर्षाकरिता खालीलप्रमाणे 
लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे अव्वल दर्जाच्या मान्यवर नोंदणीकृत पुरवठादारांकडून मोहोरबंद निविदा मागवीत आहेत : 
अनु वस्तूचे नाव 

खरेदी किंमत अंदाजे 

निविदा फॉर्म 
क्रमांक 

कि . ग्रॅ . 

किंमत 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


रुपये 


१ 


१,००० 


२ 


५०० 


३ 


७५० 


मैदा ( सुपरफाईन , बेकरी क्वॉलिटी ) 
साखर ( जाड. पांढरी शुभ्र ) 
वनस्पती तूप ( शील ड्रड किंवा ग्रीनलीली बँड ) 
वनस्पती तेल ( सोयाबीन रिफाईन्ड उत्तमप्रतीचे) 
शुद्ध चना बेसन पीठ (हिरा बॅन्ड ) 
दगडी पोहा ( सायकल बँड , पांढरा शुभ्र ) 
पी . पी . बॅग ८ x ११ " (प्लॅस्टीक बॅग ) 


४ 


रुपये 
१०,००,००० 
१,५०,००० 
३,००,००० 
५,५०,००० 
३,००,००० 
१,५०,००० 
१,१०,००० 


५०,००० किलो 
४,००० किलो 
२,४०० किलो 
५,००० किलो 
३,००० किलो 
२,००० किलो 
६०० किलो 


१,००० 


५ 


७५० 


५०० 


५०० 


- 


निविदा फॉर्म , चौकशी, अटी व नियम तसेच तपशीलवार विनिर्देशाबाबत व माहितीसाठी अधीक्षक , ठाणे मध्यवर्ती कारागृह , ठाणे ४०० ६०१ येथे 
कार्यालयीन वेळेत ( सकाळी ९-०० ते १-०० व सायंकाळी ४-०० ते ५-०० वा .) प्रत्यक्ष संपर्क साधावा. 

( १) निविदा फॉर्म विक्री दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत करण्यात येईल. 
( २ ) निविदा फॉर्म पोस्टाने पाठविले जाणार नाहीत व स्वीकारले जाणार नाहीत . 
( ३ ) निविदा स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी १२-३० वाजेपर्यंत राहील. 
( ४ ) निविदा दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-३० वाजता उघडण्यात येतील . 

( ५ ) निविदेतील मालाचे परिमाण कमी / जास्त करण्याचे तसेच निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याबाबतचे सर्व हक्क खरेदी अधिकारी यांच्याकडे राहतील . 
अधीक्षक , ठाणे मध्यवर्ती कारागृह हे अपिलिय अधिकारी असतील. 

( ६ ) या निविदेतील संपूर्ण माहिती www.mahaprisons.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे . 


क्र . ठामका/ कारखाना / जाहिरात / ५३६ / २०१४, 
दिनांक २२ जानेवारी २०१४ . 


अधीक्षक , 
ठाणे मध्यवर्ती कारागृह , 


ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


११ 


जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , धुळे 


निविदा सूचना 


- 


जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , धुळे यांच्या कार्यालयासाठी कामधेनू दत्तक ग्राम योजनेंतर्गत एक किलो पॅकींग प्रकारातील खनिज मिश्रणाचा पुरवठा 
करण्यासाठी निविदा मागविण्यात येत आहेत. खनिज मिश्रणातील खनिज पदार्थांचे प्रमाण, शासन निर्णयातील धुळे जिल्ह्यासाठी प्रमाणित केलेल्या घटकानुसार 
असणे आवश्यक राहील. निविदा सूचना, निविदेच्या अटी व नियम आणि विक्री अर्ज जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , धुळे यांच्या कार्यालयात रुपये ७५० 
भरून उपलब्ध होणार आहेत. अर्ज विक्रीसाठी दिनांक २ फेब्रुवारी २०१४ सकाळी १०-०० ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत उपलब्ध 
होणार आहेत . 


क्र . रतां -१ /मिमिख / ३८६-८७ / २०१४ , 
दिनांक २२ जानेवारी २०१४ . 


जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , 

धुळे . 


भाग दोन ( पुरवणी) –२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 

अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई, जिल्हा बीड 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या वतीने दोन लिफाफा पद्धतीनुसार ( टू बीड सिस्टीम) खालील कामाकरिता अधिष्ठाता , स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , अंबाजोगाई , जिल्हा बीड जाहीर निविदा मागवीत आहेत : 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


निविदेसोबत जोडावयाची 


अनु . 
क्रमांक 


अनामत रक्कम 


निविदा फॉर्म 
किंमत 
( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


१ 


२५० 


१ 

१ 


२ ,९ ७० 
३,३५१ 


२ 


५०० 


१ 


१ 


८,८५० 


७५० 


३ 


४,१५५ 


५०० 


१ 


३,६४५ 


५०० 


शरीररचनाशास्त्र विभाग 
बॉडी एम्बालबींग मशीन 
मायक्रोस्कोप कॅमेऱ्यासह 
शरीरक्रियाशास्त्र विभाग 
कॉम्प्युटराईज्ड मेडस्पायरर 
बालरोग विभाग 
बेबी ट्रॉली विथ रेडीयंट वॉर्मर 
दंतशास्त्र विभाग 
डेंटल एक्स -रे मशीन 
स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभाग 
कॉटरी युनिट 
इ.एन.टी. 

ऑफिस नेझल इन्डोस्कोप ० डिग्री व ३० डिग्री 
सर्जिकल इलेक्ट्रीक कॉटरी मशीन 
ऑफिस नेझल इन्डोस्कोप ७० डिग्री 
औषधशास्त्र विभाग 
सेमी मायक्रो अॅनालिटिकल बॅलन्स डीजीटल 
सूक्ष्मजीवशास्त्र विभाग 
ॲटोक्लेव्ह 
न्याय वैद्यकशास्त्र विभाग 
अटॉप्सी सॉ 


१ 


८,८५० 


७५० 


१ 


८,७०० 


७५० 


१ 

२ 


१ 


८,८५० 


७५० 


३ 


१ 


४,७१० 


५०० 


१ 


१ 


६,००० 


५०० 


१ 


१ 


४,५०० 


५०० 


१ 


१ 


३,८७० 


५०० 


( १) निविदेच्या अटी व शर्ती निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील. कोऱ्या निविदा अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय , अंबाजोगाई , जिल्हा बीड येथे ठेवण्यात आल्या आहेत . 
( २ ) निविदा फॉर्म विक्री 

दिनांक २९ जानेवारी २०१४ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ 

( कार्यालयीन वेळेत व सुटीचे दिवस सोडून ). 
( ३) निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख व वेळ 

दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
( ४ ) निविदेचा लिफाफा क्र . १ उघडण्याचा दिनांक व वेळ 

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ दुपारी १२-३० वाजता. 
( ५ ) पोस्टाने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 

( ६ ) निविदा लिफाफा क्रमांक २ लिफाफा क्रमांक १ याची पूर्तता झाल्याशिवाय तसेच यंत्रसामग्रीचे प्रात्यक्षिक झाल्याशिवाय उघडण्यात येणार नाही . 
लिफाफा क्र . २ उघडण्याची तारीख व वेळ कार्यालयाद्वारे कळविण्यात येईल . 


अधिष्ठाता , 


स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई, जिल्हा बीड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


23 


DEAN , SWAMIRAMANAND TEERTH RURAL GOVERNMENTMEDICAL COLLEGE 

AMBAJOGAI, DISTRICT BEED 


Tender Notice 


On behalf of Governor of Maharashtra , Dean , SwamiRamanand Teerth Rural GovernmentMedical College, 
Ambajogai, District Beed invites sealed tender as per two envelope system ( Two bid system ) for the following 
Surgical instruments /equipments : 


Quantity 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Instruments/ 

Equipments 


E.M.D. 
Amount 

( 4 ) 


Tender Form 

Fees 
(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


Rs. 


1 
2 


1 
1 


2,970 
3,351 


250 
500 


1 


1 


8,850 


750 


1 


3 


4,155 


500 


1 


1 


3,645 


500 


1 


Department of Anatomy 
Body Embalming Machine 
Microscope with Camera 
Department of Physiology 
Computerised Med -Spiror 
Department of Paediatrics 
Baby Trolley with Radiant Warmer 
Department of Dentistry 
Dental X - ray Machine 
Department of O.B.G.Y. 
Cautery Machine 
Department of ENT 
Office Nasal Endoscope 0 ° c and 30 ° c 
Surgical Electrical Cautery 
Office Nasal Endoscope 70 °c 
Department of Phamacology 
SemiMicro Analytical Balance Digital 
Department of Microbiology 
Autoclave 
Department of FMT 
Autopsy Saw 


1 


8,850 


750 


1 


1 
2 
3 


8,700 
8,850 
4,710 


750 
750 
500 


1 


1 


1 


6,000 


500 


1 


1 


4,500 


500 


1 


1 


3,870 


500 


( 1) The tender forms are available at the Dean office , S. R. T. R.GovernmentMedical College, Ambajogai, 
District Beed. terms and conditions of the tender will be provided with tender form . 
( 2 ) Sale of Tender form 

Dated 29th January 2014 to 12th February 

2014 ( During office hours) 
( 3 ) Date of submission of Tender 

Dated 12th February 2014 upto 5-00 p.m. 
(4 ) Date of Opening of envelope No.1 

Dated 15th February 2014 at 12-30 p.m. 
(5 ) Sale of tender form or receipt of tender envelope will not be done by or accepted by courier/ post. 
( 6 ) Tender without EMD will be invalid / rejected . 

(7 ) Date of opening of Envelope No. 2 will be informed only on compilance of Envelope No. 1 and valid 
demonstration of equipment. 


. 


No. SRTRGMC A /Store /458 / 2014 , 
Dated the 23rd January 2014 . 


Dean , 
SwamiRamanand Teerth Rural Government 

Medical College, Ambajogai, Dist. Beed . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


FIRST EXTENSION 


The Traffic Branch of Pune city police has extended Second Time Two Envelopes System ( Two Bid 
System ) i.e. Technical Bid and Commercial Bid , sealed tender for the following items : 


- 


Sr. No. 


Schedule 


Qty . 


Tender 
Form Fee 

( 4 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(Rs.) 


30 


500 


1. Solar Warning Flasher 

Last date of Submission 
Date of Opening of Tender 
Tender shall remain valid till 


: 30th January 2014 up to 16-00 hrs. 
: 31st January 2014 at 12-00 hrs. 

120 days from opening of tender . 


The Tender Forms containing description of Solar Warning Flasher will be available on cash payment 
as shown above (Non -refundable ) from the office of PI (Admin .), Traffic Branch , Pune 411 001 during the 
working days (between 11-00 a.m. to 4-00 p.m.) 


VISHWAS PANDHARE , 
Deputy Commissioner of Police , 
Traffic Branch , Pune City , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


१५ 


प्रथम मुदतवाढ 


अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई हे या संस्थेकरिता आवश्यक असणारी डेन्टल मटेरीयल बाबी या बाबींचा 
पुरवठा करण्याकरिता विहित 

नमुन्यात 

दोन लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद निविदा मागवीत आहेत . 
निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागविण्यात येत आहेत . निविदा स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सायंकाळी 
४-०० वाजेपर्यंत असून निविदेचा पहिला लिफाफा दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता खरेदी समितीसमोर उघडण्यात 
येईल . निविदेच्या पहिल्या तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये त्रुटी आढळल्यास निविदेचा दुसरा लिफाफा उघडण्यात येणार नाही. 

निविदेच्या इतर अटी व शर्ती आणि दंतसामग्री विनिर्दिष्टे अर्जासोबत पुरविण्यात येतील . कोऱ्या निविदा अधिष्ठाता यांचे कार्यालय , शासकीय 
दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई येथे दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ ते १४ फेब्रुवारी २०१४ या दरम्यान रोख रक्कम रुपये ७५० (रुपये 
सातशे पन्नास फक्त ) ( ना -परतावा) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० व दुपारी २-०० ते सायंकाळी ४-०० या वेळेत मिळतील . 
कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या किंवा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . कोणतेही कारण न देता निविदा स्वीकारणे अथवा नाकारण्याचा अधिकार 
अधिष्ठाता यांनी राखून ठेवलेला आहे. सदर निविदा अर्जातील बाबी व त्याची विनिर्दिष्टे या संस्थेच्या www.gdemumbai.org या संकेतस्थळावर 
पाहता येतील व निविदा अर्जाच्या प्रती संकेतस्थळावरून काढता येतील . मात्र निविदा अर्जाची रक्कम कार्यालयात भरणा केल्यानंतर निविदा 
अर्ज स्वीकारण्यात येतील . 

वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख आणि निविदेचे नाव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या निविदा 
अधिष्ठाता , शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई यांचेकडे दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या 
जातील आणि निविदाकारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ठीक 
११-०० वाजता उघडण्यात येईल . 


अधिष्ठाता , 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , 


मुंबई. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १९ ३५ 


FIRST EXTENSION 


Sealed Tenders are invited in two envelope bid system from the Manufactures and Distributors for supply 
of DentalMaterial for use of Dean , Government Dental College and Hospital, Mumbai. 

Tender will be accepted in two envelope system . Last date of submission of tender is 15th February 2014 
upto 4-00 p.m. and date of opening of tenders is ( i.e. first envelope ) 17th February 2014 at 11-00 a.m. Incomplete 
tenders will not be accepted . If the first envelope found incomplete second envelope will not be opened . 

The blank tender form alongwith termsand conditions and detail specification of the above dentalmaterial 
will be available from 31st January 2014 to 14th February 2014 from Dean , Government Dental College and 
Hospital, Mumbai 400 001 on any working day between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 4-00 p.m. on 
payment of price Rs. 750 (Rs. Seven Hundred Fifty only) tender form in cash (Non - refundable ) in person . The 
blank tender form will not be sent or not receive by post. The tender form and specifications are available on 
our website www.gdcmumbai.org. Kindly note that the forms downloaded from website or purchase from this 
office . 

The tender in sealed cover duly superscribed with tender No. and Item as mentioned in the terms and 
conditions should submitted to the Dean , Government Dental College and Hospital, Mumbai on or before 15th 
February 2014 upto 4-00 p.m.to accept any tender in full or in part, to reject any or all tenders without assigning 
any reason whatsoever . 

The envelope No. 1 will be opened at 11-00 a.m. in the presence of tenderer or their authorized representative , 
who may remain present on 17th February 2014 . 


Dean , 
Government Dental College and Hospital, 

Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


प्रथम मुदतवाढ 


स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई येथे खालील यंत्रसामग्री व उपकरणे खरेदीकरिता दिनांक ४ सप्टेंबर २०१३ 
ते दिनांक २५ सप्टेंबर २०१३ व दिनांक ११ सप्टेंबर २०१३ ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०१३ या कालावधीत दोन लिफाफा पद्धतीत खालील उपकरणांच्या निविदा 
मागविण्यात आलेल्या होत्या . सदरील कालावधीच्या निविदेस पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे प्रथम मुदतवाढ दिनांक २९ जानेवारी २०१४ ते दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीकरिता दोन लिफाफा पद्धतीत प्रथम मुदतवाढ निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


निविदेसोबत जोडावयाची 


अनु . 
क्रमांक 


यंत्रसामग्रीचे नाव / उपकरणाचे नाव 


नग 


निविदा फॉर्म 
किंमत 


अनामत रक्कम 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


३,७५० 


५०० 


१ 

२ 


५,४०० 


५०० 


१ 
१ 
१ 

१ 


६,० ९ ० 


७५० 


m 


४ 


७५० 


६,७५० 
९ ,००० 


५ 


१ 


७५० 


१ 


१ 


४,० ९ ५ 


५०० 


२ 


२ 


४,७२५ 


५०० 


३ 


बधिरीकरणशास्त्र विभाग 
आरिदमिया सिमुलेटर फॉरमॅनेक्विन 
लॅरिंग्जियल ट्यूब सक्शन किट सेट 
इन्व्हॉयरोंनमेंट डिसिनफेक्टंट सिस्टीम 
ब्लड / फ्ल्युड वॉर्मर 
न्युरोमस्क्युलर जंक्शन मॉनिटर विथ प्रिंटर फॅसिलिटी 
नेत्रचिकित्साशास्त्र विभाग 
इनडायरेक्ट ऑप्थॉलमोस्कोप 
लेन्सोमीटर 
अॅप्लेनेशन टोनोमीटर 
शल्यचिकित्साशास्त्र विभाग 
पल्स ऑक्सीमीटर 
१२ चॅनल ईसीजी मशीन विथ ए फोर साईज प्रिन्ट आऊट 
विथ इन्टरप्रिटेशन . 
औषध निर्माणशास्त्र विभाग 
आयडीयल रेस्पीरेशन पंप ( ५०० सी.सी. ) 
ॲटोमेटीक इलेक्ट्रीकल रेकॉडींग ड्रम 
शरीरविकृतीशास्त्र विभाग 
डीजीटल मायक्रोस्कोप विथ एल.सी.डी. स्क्रीन 


१ 


४ , ९ ५० 


५०० 


२ 


४,५३९ 


५०० 


२ 


२ 


८,४३८ 


७५० 


१ 


२ 


३,००० 


२५० 


२ 


१,८०० 


२५० 


१ 


१ 


५,४०० 


५०० 


( १) निविदेच्या अटी व शर्ती निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील. कोऱ्या निविदा अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई, जिल्हा बीड येथे ठेवण्यात आल्या आहेत . 
( २) निविदा फॉर्म विक्री 

दिनांक २९ जानेवारी २०१४ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ 

( कार्यालयीन वेळेत व सुटीचे दिवस सोडून ). 
( ३ ) निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख व वेळ 

दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ , 

सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
( ४ ) निविदेचा लिफाफा क्र . १ उघडण्याचा दिनांक व वेळ 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ , दुपारी १२-३० वाजता . 
( ५ ) पोस्टाने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 

( ६ ) निविदा लिफाफा क्रमांक २, लिफाफा क्रमांक १ यांची पूर्तता झाल्याशिवाय तसेच यंत्रसामग्रीचेप्रात्यक्षिक झाल्याशिवाय उघडण्यात येणार नाहीत . 
लिफाफा क्र . २ उघडण्याची तारीख व वेळ कार्यालयाद्वारे कळविण्यात येईल . 


अधिष्ठाता, 
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय , अंबाजोगाई, जिल्हा बीड . 


भाग दोन ( पुरवणी) -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


FIRST EXTENSION 


On behalf of Governor ofMaharashtra, Dean , SwamiRamanand Teerth RuralGovernmentMedical College , 
Ambajogai, District Beed invites sealed tender as per two envelope system ( Two bid system ) for the following 
Surgical instruments/equipments : 


Quantity 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Instruments / 
Equipments 

( 2 ) 


E.M.D. 
Amount 

( 4 ) 


Tender Form 

Fees 
(5 ) 


( 3 ) 


Rs. 


Rs. 


1 
2 
3 
4 
5 


1 
1 
1 
1 
1 


3,750 
5,400 
6,090 
6,750 
9,000 


500 
500 
750 
750 
750 


1 
2 
3 


Department of Anesthesiology 
Arrhythmia Simulator for Mannequin 
Laryngeal Tube Suction Kit Set 
Environment Disinfectant System 
Blood / Fluid Warmer 
Neuromuscular Junction Monitor with 
Printer facility . 
Department of Opthalmology 
Indirect Ophthalmoscope 
Lensometer 
Tonometer 
Department of Surgery 
Pulse Oximeter 
12 Channel ECG Machine with A4 size 
print out with interpritation . 
Department of Pharmacology 
Ideal Respiration Pump (500 c.c. CAP ) 
Automatic Electric recording drums 
Department of Pathology 
Digital Microscope with LCD Screen 


1 
2 
1 


4,095 
4,725 
4,950 


500 
500 
500 


1 


2 


500 


4,539 
8,438 


2 


2 


750 


1 


2 


250 


3,000 
1,800 


2 


3 


250 


1 


1 


5,400 


500 


( 1) The tender forms are available at the Dean office , SwamiRamanand Teerth RuralGovernmentMedical 
College, Ambajogai, District Beed . Terms and conditions of the tender will be provided with tender form . 
( 2 ) Sale of Tender form 

Dated 29th January 2014 to 12th February 
2014 (During office hours ) . 


( 3 ) Date of submission of Tender 


Dated 12th February 2014 upto 5-00 p.m. 


(4 ) Date of Opening of envelope No. 1 

Dated 14th February 2014 at 12-30 p.m. 
(5 ) Sale of tender form or receipt of tender envelope will not be done by or accepted by courier/post. 
(6 ) Tender without EMD will be invalid /rejected . 

( 7) Date of opening of Envelope No. 2 will be informed only on compilance of Envelope No. 1 and valid 
demonstration of equipment. 


Dean , 
SwamiRamanand Teerth Rural Government 

Medical College , Ambajogai, Dist . Beed . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


१ ९ 


FIRST EXTENSION 


Tender enquires published in theMaharashtra Government Gazette, Part- II (Supplement) dated December 
26 , 2013 -January 1, 2014 on page 6. Extended dates for submission E -Tenders are given below : 


Last date of 
submission 


Tender No. 


Name of Equipment 


Quantity * 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Price of 
e - Tender 
Form 

(6 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Rs. 


1 


1 


2,000 


11/DTE /ET- 7 /43 / 

2013-2014 . 


Two Colour /Offset Printing 

Machine ( Sheet Fed ). 


15th February 

2014 . 


* (Quantity likely to be Changed ). 

Note. — All relevant details for technical and commercial bid , tender form and specification of each item , 
terms and conditions, tender fee required , E.M.D. to be paid , documents required , etc. of each tender is 
available on Maharashtra Government e-tendering portal http://maharashtra.etenders.in and the revised 
schedule for bid submission , tender opening etc. is as per the sheet attached . 


I / c. Director of Technical Education , 

Maharashtra State , Mumbai. 


FIRST EXTENSION 


Tender enquires published in the Maharashtra GovernmentGazette , Part- II (Supplement )dated December 
26 , 2013 - January 1 , 2014 on page 6. Extended dates for submission and opening of Tenders are given below : 


Serial 
No. 


Tender 
No. 


Name of 
Equipment 


Last 
date for 
Submi 


Opening 

date 


Tender 
Form 
Price 


Quantity * 


ssion 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


Rs . 


1 


Screen Maker 


1 


1,000 


11/DTE /State / 
77 /2013-2014 . 


15th January 

2014 upto 
1-00 p.m. 


15th January 
2014 upto 
2-00 p.m. 


2 


2 


1,000 


11/DTE /State / 
78 /2013-2014 . 


Flat Bed Semi- Automatic 
Screen Printing Machine. 


15th January 
2014 upto 
1-00 p.m. 


15th January 
2014 upto 
2-00 p.m. 


(* Quantity is likely to be Changed .) 


I / c. Director of Technical Education , 

Maharashtra State ,Mumbai. 


HTTCH ( fequit)—337 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


प्रथम मुदतवाढ 


रुपये ५,००० . 


दिनांक २६ डिसेंबर २०१३ च्या दैनिक पुण्यनगरी मराठी वृत्तपत्रात व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन ( पुरवणी) मध्ये दिनांक २६ डिसेंबर २०१३ 
रोजी नाशिक विभागातील दूध उत्पादक संस्थांकरिता मिनी कॉम्प्युटर सिस्टीमचा पुरवठा , उभारणी व कार्यान्वित करण्याकरिता प्रसिद्ध झालेल्या निविदेसाठी 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत आहे 
( १ ) निविदा मिळण्याचेठिकाण 

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी यांचे कार्यालय , 

त्रिंबक रोड , नाशिक ४२२ ००२ . 
( २ ) निविदा संचाचीकिंमत 

रुपये ५२५ विक्री करासह . 
( ३ ) बयाणा रक्कम 
( ४ ) निविदा संच विक्रीचा कालावधी 

दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१४ दुपारी १२-०० वाजेपर्यंत . 
( ५ ) निवदा स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक व वेळ 

५ फेब्रुवारी २०१४ दुपारी २.०० वाजेपर्यंत . 
( ६ ) तांत्रिक निविदा उघडण्याचा दिनांक 

५ फेब्रुवारी २०१४ दुपारी ३.०० वाजता. 
( ७ ) निविदेची वैधता 

निविदा उघडल्यापासून १२० दिवस . 
कोणतीही निविदा कोणतेही कारण न देता स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अथवा सर्वच निविदा रद्द करण्याचा अधिकार निम्नस्वाक्षरीकार यांनी 
राखून ठेवलेला आहे. 

टीप . - ज्यांनी दिनांक २१ जानेवारी २०१४ रोजी पर्यंत निविदा भरल्या आहेत त्यांनी पुन्हा निविदा भरण्याची आवश्यकता नाही. त्या निविदा वैध 
राहतील . अटी व शर्ती मूळ निविदेनुसारच राहतील. 


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , 

नाशिक विभाग , नाशिक . 
महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या नावाने व वतीने. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


२१ 


द्वितीय मुदतवाढ 


वित्तीय वर्ष २०१३-१४ करिता राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीतून यंत्रसामग्री खरेदी करण्याकरिता अधिष्ठाता, शासकीय 
दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई हे निविदा मागवीत आहेत : 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


यंत्रसामग्री/ उपकरणाचे नाव 

( २ ) 


आवश्यक संख्या 

( ३ ) 


निविदा फॉर्मची प्रत्येकी किंमत 

( ४ ) 


( रुपये) 


१ 


५ नग 


७५० 


लॅबोरेटरी हेवी ड्युटी मायक्रोमोटर 
हायस्पीड ग्रायंडर 


२ 


२ नग 


५०० 


३ 


डेंटल सर्वेयर- कम-मिलिंग मशीन 


१ नग 


२५० 


४ 


एअर कॉम्प्रेसर 


२ नग 


५०० 


५ 


लेन्स २४ एम.एम.- ७० एम.एम. 


१ नग 


५०० 


६ 


लेन्स ७० एम.एम.- २०० एम.एम. 


१ नग 


५०० 


निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागविण्यात येत आहेत . निविदा स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सायंकाळी 
४-०० वाजेपर्यंत असून निविदेचा पहिला लिफाफा दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता खरेदी समितीसमोर उघडण्यात 
येईल . निविदेच्या पहिल्या तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये त्रुटी आढळल्यास निविदेचा दुसरा लिफाफा उघडण्यात येणार नाही. 

निविदेच्या इतर अटी व शर्ती आणि यंत्राची विनिर्दिष्टे अर्जासोबत पुरविण्यात येतील . कोया निविदा अधिष्ठाता यांचे कार्यालय , शासकीय 
दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई ४०० ००१ येथे दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ ते १४ फेब्रुवारी २०१४ या दरम्यान रोख रक्कम ( ना - परतावा) 
प्रत्यक्ष भरल्यानंतर सकाळी ११-०० ते १-०० व दुपारी २-०० ते ४-०० या वेळेत मिळतील . कोया निविदा पोस्टाने किंवा कुरीयरने पाठविल्या 
अगर स्वीकारल्या जाणार नाहीत . निविदेच्या अटी , शर्ती व विनिर्दिष्टे या संस्थेचे संकेतस्थळ www.gdcmumbai.org येथे 

पाहता येतील . 
तसेच त्याच्या प्रती काढून नंतर कार्यालयात आवश्यक ती रक्कम भरणा केल्यानंतर स्वीकारण्यात येतील . कोणतेही कारण न देता निविदा 
स्वीकारणे अथवा नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठाता , शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई यांनी राखून ठेवलेला आहे . 

वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख आणि यंत्राचे नाव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या निविदा 
अधिष्ठाता यांचे कार्यालय , शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई ४०० ००१ यांचेकडे दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी 
सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील आणि निविदाकारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १ दिनांक १७ फेब्रुवारी 
२०१४ रोजी सकाळी ठीक ११-०० वाजता उघडण्यात येईल. 


अधिष्ठाता, 
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , 

मुंबई. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


SECOND EXTENSION 


Sealed Tenders were invited from themanufacturers/authorized dealers and suppliers for supply of following 
equipments for the Government Dental College and Hospital, Mumbai : 


Serial 
No. 


Name of the Instrument/Equipment 


Quantity 


Fees For Per Form 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( Rs.) 


1 


5 Nos . 


750 


2 


2 Nos. 


500 


3 


Laborator Heavy Duty Micromotors 
High Speed Grinder 
Dental Surveyor -cum -milling machine 
Air Compressor 
Lens 24mm -70mm 


1 No. 


250 


4 


2 Nos . 


500 


5 


1 No. 


500 


6 


Lens 70 mm - 200 mm 


1 No. 


500 


Tender will be accepted in two envelope systems. Last date of submission of tender is 15th February 2014 
upto 4-00 p.m.and date of opening of tenders ( i.e. first envelope ) is 17th February 2014 at 11-00 a.m. Incomplete 
tenders will not be accepted . If the first envelope found incomplete, second envelope will not be opened . 

The blank tender form alongwith terms and conditions and detail specification of the above equipmentwill 
be available from 31st January 2014 to 14th February 2014 from Dean ,Government Dental College and Hospital, 
Mumbai 400 001 on any working day between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 4-00 p.m.on payment of 
price tender form in cash (Non -Refundable ) in person . The blank tender form will not be sent by post . The 
tender form and specifications are available on our website www.gdcmumbai.org , kindly note that the forms 
downloaded from website or purchase from this office . 

The tender in sealed cover duly superscribed with tender No. and Item as mentioned in the terms and 
conditions should submitted to the Dean , Government Dental College and Hospital, Mumbai 400 001 on or 
before 15th February 2014 upto 4-00 p.m. to accept any tender in full or in part, to reject any or all tenders 
without assigning any reason whatsoever. 

The envelope No. 1 will be open at 11-00 a.m. in the presence of tenderer or their authorized representative , 
who may remain present on 17th February 2014 . 


Dean , 
Government Dental College and Hospital , 

Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


سه 


SECOND EXTENSION 


Tenders are invited by the undersigned for the supply of following equipments : 


Earnest money 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Instrument/ 

Equipment 

( 2 ) 


Quantity 
required 

( 3 ) 


deposit (EMD ) 

( 4 ) 


Price of the 
tender form 

(5 ) 


( Rs.) 


(Rs. ) 


1 


1 No. 


8,990 


750 


RVG Unit , Dental X -Ray Machine with 
Computer and printer. 
RVG Sensor 


2 


1 No. 


7,760 


750 


* Full particulars are given in tender form which can be obtained from the office of the Dean , 
Government Dental College and Hospital, Nagpur w.e.f. 30th January 2014 to 13th February 2014 (both 
days inclusive ) between 11-00 a.m. to 4-00 p.m. on payment as mentioned above in cash . Tender form 
will not be sent by post . 


Last date of submission of form 13th February 2014 upto 4-00 p.m. 

* The tender will be opened on 14th February 2014 at 11-00 a.m. Tenderers or their representative 
firm who may desire to be present on the above date and time at Government Dental College and Hospital, 
Nagpur. 


* Right to reject any or all tenders in full or part without assigning any reason in reserved by 
the undersigned . 


Dean , 
Government Dental College and Hospital, 

Nagpur . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


द्वितीय मुदतवाढ 


संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूरकरिता 
यंत्रसामग्री खरेदीसाठी दिनांक २३ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीत खालील यंत्रसामग्रीसाठी दोन लिफाफा 
पद्धतीने मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


निविदा अनामत 

रक्कम 


निविदा प्रपत्राची 

किंमत 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


रुपये 


रुपये 


१ 


रिएजेन्ट रेफ्रिजरेटर ( ३०० लिटर ) 


१ 


६,००० 


५०० 


निविदेच्या अटी व शर्ती व यंत्रसामग्रीची विनिर्दिष्टे निविदा प्रपत्रासोबत दिलेली आहेत . कोऱ्या निविदा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर येथेदिनांक २३ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या 
दिवशी सकाळी ११-०० ते संध्याकाळी ४-०० वाजेपर्यंत व दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजताच्या दरम्यान रोख रक्कम 
( ना -परतावा) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर मिळतील . कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या जाणार नाहीत. 


वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख आणि यंत्राचे नाव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या निविदा 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर यांच्याकडे दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत 
स्वीकारल्या जातील आणि निविदाकारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १ त्याच दिवशी संध्याकाळी ४-०० वाजता 
उघडण्यात येईल . एक किंवा सर्व निविदा रद्द करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांना राहील . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


२५ 


SECOND EXTENSION 


Sealed Tender in two envelopes system are invited from the manufacturers/ authorized dealers and 
suppliers for supply of following instruments/equipments for the Government Medical College and Super 
Speciality Hospital at Nagpur in Maharashtra State : 


Quantity 


E.M.D. 


Sr. 
No. 


Name of Machinery / 
Equipments 

( 2 ) 


Price of 
Tender Form 


( 1 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


Rs. 


Rs. 
500 


1 


Reagent Refrigerator ( 300 Ltr.) 


1 


6,000 


The blank tender form alongwith terms and conditions and detail specification of the above equipment 
will be available from the Government Medical College and Super Speciality Hospital, Nagpur on any 
working day from 23rd January 2014 to 6th February 2014 between 11-00 a.m. to 4-00 p.m. and on 6th 
February 2014 till 1-00 p.m. on payment in cash (non -refundable ) for tender form . The blank tender form 
has to be collected in person , it will not be sent by post. 

The filled tender should be submitted in person in sealed cover duly superscribed with tender No., 
serial No. and spec . No. as mentioned in the terms and conditions to the Dean , Government Medical 
College and Super Speciality Hospital, Nagpur before 6th February 2014 upto 3-00 p.m. sharp . Filled tender 
forms sent by post will not be accepted . 

The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to purchase any tendered 
item , to accept any tender in full or in part, to reject any or all tenders without assigning any reason 
whatsoever. 

The envelope No. 1 will be opened at 4-00 p.m. same day in the presence of tenderer or their authorized 
representatives who may remain present. Right to reject one or all tenders is reserved with the undersigned . 


Dean , 
Government Medical College and 
Super Speciality Hospital, Nagpur. 


ATT HA ( gequit)—8 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


DIRECTOR , DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION , 

MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


e - Tender Notice 


For and on behalf of Governor of Maharashtra , digitally sealed e - Tenders are invited for the following 
equipment to be supplied to Government Engineering/Pharmacy Colleges/Polytechnics in Maharashtra State 
as per Two Bid System : 

These are available on our website or a printed copy can be collected from Desk 11 of this office during 
office hours . 


Sr. 
No. 


Last date of 
submission 


Tender No. 


Name of Equipment 


Quantity * 


Price of 
e - Tender 
Form 
(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Rs. 


1 


CAM Lab CNC Software 


17 


2,000 


11/DTE /ET- 8 / 44 / 

2013-2014 . 


20th February 

2014 . 


2 


Automation Studio Software 


9 


2,000 


11/DTE /ET- 8 / 45 / 

2013-2014 . 


20th February 

2014 . 


3 


5 


11/DTE /ET- 8 /46 / 

2013-2014 . 


2,000 


Altair Hyperworks Product 
Suit . Version 11.0 or latest 


20th February 

2014 . 


(Quantity likely to be Changed ). 

Note. — All relevant details for technical and commercial bid , tender form and specification of each item , 
terms and conditions , tender fee required , E.M.D. to be paid , documents required , schedule of technical 
opening , commercial opening etc. of each tender is available on Maharashtra Government e -tendering portal 
http://maharashtra.etenders.in 


क्रमांक ११ / तंशिसं / निविदा / २०१३-१४ / २१५४ , 
दिनांक २७ जानेवारी २०१४ . 


Director , 
Directorate of Technical Education , 

Maharashtra State, Mumbai. 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 

प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल, जिल्हा जळगाव 


ई-निविदा सूचना 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल , जिल्हा जळगांव ( दूरध्वनी क्रमांक ०२५८५-२६१४३२) या अंतर्गत असलेल्या एकूण 
१७ शासकीय आदिवासी मुलां/ मुलींच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना सन २०१४-२०१५ या शैक्षणिक वर्षासाठी दिनांक १० एप्रिल २०१३ च्या शासन 
शुद्धीपत्रकातील आहार प्रणालीनुसार दोन वेळेचे पोटभर जेवण ( आठवड्यातून एक वेळा दर रविवार) मांसाहार व शाकाहारी विद्यार्थ्यांसाठी गोड पदार्थ ( स्वीट ) 
आणि सकाळचा नाश्ता, दूध, अंडे, फळे इत्यादी पुरवठ्यासाठी ठेका पद्धतीने वसतिगृहांवर भोजन ठेका चालविण्यासाठी अधिकृत पुरवठाधारकांकडून ई-निविदा 
कार्यप्रणालीचा अवलंब करून ऑनलाईन ई-निविदा खालील नमूद केल्याप्रमाणे मागविण्यात येत आहेत : 


. 


भोजन ठेक्याची 
अंदाजित किंमत 


अ.क्र . 


कामाचे नाव 


बयाणा रक्कम 


निविदा फॉर्मची 

किंमत 
( ना - परतावा) 
( प्रती वसतिगृह ) 

( ३ ) 
रुपये 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


२,००० 


१ वसतिगृह भोजनठेका या कार्यालयाचे 

अधिनस्त असलले शासकीय आदिवासी 
मुलां/ मुलींच्या एकूण १७ वसतिगृहांसाठी 
भोजन ठेका. 


संकेतस्थळावरील निविदा 
अर्जासोबतच्या वसतिगृहांच्या 

केल्याप्रमाणे 


यादीमध्ये नमूद 


संकेत स्थळावरील निविदा 
अर्जासोबतच्या वसतिगृहातील 
मंजूर विद्यार्थी संख्याच्या व 
मंजूर आदेशाच्या दरानुसार 
एकूण होणाऱ्या रकमेच्या 
३ टक्के प्रमाणे बयाणा रक्कम 
जमा करावी लागेल. 


भोजन ठेका निविदेचे वेळापत्रक 


अ.क्र . 


प्रकल्पस्तरीय स्टेज 


निविदाधारक स्टेज 


दिनांक व वेळ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


निविदा प्रक्रिया 


( पासून ) 

( ४ ) 
३ फेब्रुवारी २०१४ 

वेळ ११-०० वा . 
३ फेब्रुवारी २०१४ 
वेळ १५-०१ वा . 
३ फेब्रुवारी २०१४ 
वेळ १५-०१ वा . 


दिनांक व वेळ 

(पर्यंत ) 

( ५ ) 
३ फेब्रुवारी २०१४ 

वेळ १५-०० वा . 
१९ फेब्रुवारी २०१४ 

वेळ १७-३० वा . 
१ ९ फेब्रुवारी २०१४ 
वेळ १७-३० वा . 


२ 


३ 


ऑन लाईन निविदा विक्री व 
भरणे ( Downloaded ) 

ऑनलाईन निविदा भरणे 
( तांत्रिक लिफाफा व दरपत्रक 
लिफाफा ) . 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 
बंद करणे. 


द 


ऑनलाईन दरपत्रक 
लिफाफा बंद करणे. 


६ 


ऑनलाईन निविदा सादर 
करणे. 


१ ९ फेब्रुवारी २०१४ 

वेळ १७-३० वा . 
१९ फेब्रुवारी २०१४ 

वेळ १७-३० वा . 
२० फेब्रुवारी २०१४ 

वेळ १७-३१ वा . 
२६ फेब्रुवारी २०१४ 

वेळ ११-०० वा . 
२६ फेब्रुवारी २०१४ 
वेळ ११-०० वा . 


२० फेब्रुवारी २०१४ 

वेळ १७-३० वा . 
२० फेब्रुवारी २०१४ 
सायंकाळी १७-३० वा . 
२५ फेब्रुवारी २०१४ 

वेळ १७-०० वा . 
२८ फेब्रुवारी २०१४ 

वेळ १८-०० वा . 
२८ फेब्रुवारी २०१४ 
वेळ १८-०० वा . 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 
उघडणे . 


८ 


ऑनलाईन दरपत्रक लिफाफा 

उघडणे. 
भाग दोन ( पुरवणी) 


४ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


२ . 


टिपा. - १. सर्व पात्र / इच्छुक भोजन ठेका निविदाधारकाने निविदापत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी व निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी ई-निविदा प्रणालीचा 
https://maharashtra.etenders.in या Portal मधील Sub Portal with https://tribal.maharashtra.etenders.in वर 
enrolled करणे आवश्यक आहे . 

निविदाधारकांना वर नमूद केलेल्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन Enrollment करणे संदर्भात व अडचणी असल्यास त्यांनी पुढील दूरध्वनीवर 
संपर्क साधावा . Sify Technologies Ltd. , Nextender (India ) Pvt. Ltd., on Phone No. ०२०-२५३१५५५५ / ९ १६७९ ६९६०१-०४ . 

३. निविदाधारकांनी निविदेसंदर्भात सर्व दस्तऐवज ऑनलाईनवर सादर करणे अनिवार्य राहील. तसेच बयाणा रक्कम, निविदा संचाचे शुल्क ( डी . डी . 
स्वरूपात) तांत्रिक निविदा उघडण्याच्या दिनांकापूर्वी म्हणजेदिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी सायंकाळी १७-३० पर्यंत व्यक्तीशः सादर करणे आवश्यक आहे . 
अन्यथा ई-निविदा प्रक्रियेत त्यांना सहभागी होता येणार नाही. 


४ . 


इतर सूचना / वसतिगृह नावाची यादी, बयाणा रक्कम , भोजन ठेका, अंदाजित किंमत बाबतची माहिती, अटी व शर्ती ई-निविदा नमुन्यामध्ये 
पहावयास मिळतील . 


५ . 


ऑनलाईन निविदाचे दरपत्रक उघडतांना प्रत्येक वसतिगृहांना प्राप्त तीन निविदा आवश्यक असल्याने त्या ठिकाणी एक किंवा दोन निविदा 
शासन निर्णय २ जानेवारी १९९२ नुसार तांत्रिक लिफाफा उघडता येत नसल्याने त्या नुसार निविदा प्रकियेत सहभागी असलेल्या निविदाधारकांना तांत्रिक 
लिफाफा उघडण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येईल . 

सदर निविदा मंजूर करणे, त्यामधील अटी व शर्तीची वाढ करणेकिंवा शिथिल करणे, निविदा उघडण्याचा दिनांक पुढे ढकलणे तसेच निविदा प्रक्रियेत 
बदल करणे अथवा संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करणे व इतर बाबतचे संपूर्ण हक्क व निर्णय प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , यावल , 
यांनी राखून 

ठेवले आहेत . 


क्र . क्रय-२०१४ / प्र.क्र . / का . ५ ( ४ ) / ४३०८ , 
दिनांक २६ जानेवारी २०१४ . 


प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

यावल , जिल्हा जळगाव . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


२ ९ 


COLLECTOR AND MEMBER SECRETARY, DISTRICT PLANNING AND DEVELOPMENT 

COUNCIL , YAVATMAL 


e - Tender Notice 3rd Time 


Under District Annual Fund , Collector and Member Secretary , District Planning and Development Council , 
Yavatmal hereby invites the e-tender in two part systems from the manufacturers/authorized dealers and 
suppliers to supply medical instruments/equipments Turnkey Central Sterile Supply Department (CSSD ) for 
the Shri Vasantrao Naik Government Medical College, Yavatmal. This notice is also notified in Maharashtra 
Government Gazette , Part- II (Supplement) : 
( 1 ) Period of sale of tender form 

: 28th January 2014 to 11th February 2014 upto 5-00 p.m. 
( 2 ) Period of bid preparation 

: 28th January 2014 to 11th February 2014 upto 5-00 p.m. 
( 3 ) Closing of Bid 

: 11th February 2014 upto 5-00 p.m. 
(4 ) Date and time for submission of : 28th January 2014 to 11th February 2014 upto 5-00 p.m. 

tender . 
(5 ) Bid opening (Envelope No. 1) : 13th February 2014 at 11-00 a.m. 
Details of Equipment 


Name of the Equipments 


Quantity 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


E.M.D. 
Amount 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 
1 Turnkey Central Sterile Supply Department (CSSD ) 

1 

9,24,000 
For themedical college and hospital. 
2. For detail information , the interested Bidders may visit the website http://mahatenders.gov.in 

3. The non -refundable tender fee per tender @ Rs. 2,000 will be paid by Demand Draft from Nationalised 
Bank in favour of Collector, Yavatmal or by cash in the office of Collector and Member Secretary , District 
Planning and Development Council , Yavatmal on or before 11th February 2014 upto 5-00 p.m. during office 
hours on working days . 

4 . The details regarding schedule , terms and conditions are available on the website 
http://mahatenders.gov.in . 


> 


5. Collector and Member Secretary , District Planning and Development Council, Yavatmal reserves the 
right to increase or to decrease the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender 
without any reason thereto . 


For e-tendering help/information , please contact + 18002337315 
Website : http://mahatenders.gov.in 


s.fof / / 51-9/fqlT/2098 , 
दिनांक २७ जानेवारी २०१४ . 


Collector and Member Secretary , 
District Planning and Development Council, 

Yavatmal. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


FIRST EXTENSION 


The Additional Director General of Police and Director of Police Wireless, Pune invites following Tender 
Notice signed and sealed Two Bid Systems, Details given below : 


Details of the Tender 


( 1) Description 


Tender Notice No. 


Description 


Tender 
Form Fee 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Rs . 


1,000 


500 


1,000 


( A ) D - 4 /613 -Wama/ 

( 1 ) Co -axial Cable RG 8AU Qty . 1000 Mtrs . 
RF Cable / 2013-14 . 

( 2 ) Co- axial Cable RG 58AU Qty . 3400 Mtrs . 
( 3 ) Co -axial Cable Low Loss RG 17AU Qty . 230 Mtrs 
(4 ) Co - axial Cable Low Loss 1/2 " Qty . 400 Mtrs. 
(5 ) Co -axial Cable Low Loss 7/8 " Qty . 300 Mtrs . 

(6 ) Super Flex Cable 1/2 Andrew Make Qty.1700 Mtr. 
( B ) D - 4 /613 -Wama/Armoured ( 1) Armoured Cable 4 MM 4 Core Qty . 500 Mtrs . 
Cable / 2013-14 . 

( 2 ) Armoured Jelly Field Cable 20 Pair with Standard 

colour code Qty . 1000 Mtrs . 
( 3 ) Armoured Jelly Field Cable 50 pairs with standard 

colour code Qty . 500 Mtrs . 
( C ) D - 4 /613 -Wama/Electrical ( 1 ) Flexible Wire 40/36 , ISI Marked Qty . 20388 Mtrs . 
Cable / 13-14 . 

( 2 ) PVC Copper Wire 4MM , ISI Marked Qty . 1500 Mtrs . 
( 3 ) PVC Copper Wire 8MM , ISI Marked Qty . 750 Mtrs. 

(4 ) Bare Copper Wire 10SWG ISI Qty . 100 kg. 
( D ) D - 4 /613 -Wamal 

( 1) Telephone Cable 10 Pair ISI Marked Qty . 1600 Mtrs . 
Telephone Cable /2013-14 . ( 2 ) Telephone Cable 20 Pair ISI Marked Qty . 1050 Mtrs . 

( 3 ) Telephone Cable Single Pair Indoor ISI Marked 

Qty . 3600 Mtrs . 
( 4 ) Telephone Cable Twin Outdoor ISI Marked 

Qty . 13400 Mtrs . 
(5 ) CAT 5 Shielded Cable 8 Core ISI Marked 

Qty . 4150 Mtrs . 
( E ) D -5 /617 -Wamal 

( 1 ) Mastic Tape for V - SAT 19MM ~ 4.5M ~ 0.76MM 
P. Ledger /2013-14 . 

Qty . 101 Nos. 


750 


250 


( 2 ) Tender form Fee (Non - refundable ) as shown in the table . 


( 3) Last Date and Timeof Submission of Tender — 13th February 2014 at 15-00 hrs. 

Tender documents , terms and conditions detailed specifications, etc. can download from the 
www.mahapolice.gov.in and www.mahapolwireless.gov.in . 


S. M.KHANDE , 
For Additional Director General of Police 

and Director of Police Wireless , 

Maharashtra State , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


३१ 


प्रथम मुदतवाढ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे नावे व करिता अधीक्षक , येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा, पुणे ४११ ००६ हे सन २०१३-२०१४ या वर्षाकरिता कारागृह 
उद्योगासाठी लागणाऱ्या खालील बाबींकरिता मोहोरबंद निविदा मागवीत आहेत : 


Sr. 
No. 


Name of the Descriptions of goods with 

details of specifications 


Number Price of Indenting 
or unit or Tender Prisons 
quantity form ( Consignee) 

( 3 ) ( 4 ) 


Date of 
submission 
of Tender 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( Rs. ) 


230 Gross 


500 


150 Gross 


500 


150 Gross 


250 


1 MG Colour Card Sheet (LightGreen ) 

22 " x 28 " 200 GSM. 
2 MG Colour Card Sheet ( Light Blue ) 

22 " x 28 " 200 GSM 
3 Duplex Board (Gree Back ) 

22 " x 28 " 200 GSM 
4 Craft Paper 29" x 44" 80 GSM ( Pink ) 
5 File less (White ) 24 " cotton 
6 Biding Cloth Warp Count 34 , Weft Count 

37 Fabric width 105 c.m. Four Cloor (20 Rool) 


Yeravada 
Central 
Prison 


18th February 

2014 


80 Rim 


250 


11-00a.m. 


1000 Gross 


250 


25000 Mtr. 


750 


निविदा फॉर्म व अटी कार्यालयीन वेळेत ( सकाळी ९ -०० ते दुपारी १-०० व सायंकाळी ४-०० ते ५-०० ) दिनांक ३० जानेवारी २०१४ ते 
१८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजेपर्यंत उपलब्ध राहतील. निविदेतील मालाचे परिमाण कमी / जास्त करण्याचे तसेच निविदा प्रक्रिया 
रद्द करण्याबाबतचे सर्व हक्क खरेदी अधिकारी यांचेकडे राहतील . अधीक्षक , येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , येरवडा, पुणे ४११ ००६ हे अपिलीय 
अधिकारी असतील. 


अधीक्षक , 
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , पुणे. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


FIRST EXTENSION 


For and on behalf of Governor of Maharashtra , Superintendent, Yeravada Central Prison , Yeravada, 
Pune 411 006 invites sealed tenders for prison industries for the financial year 2013-14 from reputed 
manufacturers or through their authorized dealers for supply of following items : 


Sr. 


Name of the Descriptions of goods with 

details of specifications 


No. 


Number Price of Indenting 
or unit or Tender Prisons 
quantity form (Consignee ) 
( 3 ) ( 4 ) 

(5 ) 


Date of 
submission 
of Tender 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( Rs.) 


230 Gross 


500 


150 Gross 


500 


150 Gross 


250 


1 MG Colour Card Sheet ( Light Green ) 

22 " x 28 " 200 GSM . 
2 MG Colour Card Sheet (Light Blue ) 

22 " x 28 " 200 GSM 
3 Duplex Board (Gree Back ) 

22" x 28 " 200 GSM 
4 Craft Paper 29" x 44 " 80 GSM ( Pink ) 
5 File less (White ) 24 " cotton 
6 Biding Cloth Warp Count 34 , Weft Count 

37 Fabric width 105 c.m. Four Cloor ( 20 Rool) 


Yeravada 
Central 


20th February 

2014 


250 


Prison 


11-00 a.m. 


80 Rim 
1000 Gross 


250 


25000 Mtr . 


750 


Tender Form and terms and conditions available in office time ( 9-00 a.m. to 1-00 p.m. and 4-00 p.m. to 
5-00 p.m.) 30th January 2014 to 18th February 2014 upto 11-00 a.m. Purchase Officer of Superintendent , 
Yeravada Central Prison , Yaravada, Pune 411 006 office have a rights to increase or decrease the tender 
quantity and cancelling the tender procedure. Superintendent, Yeravada Central Prison Yaravada, 
Pune 411 006 will be the Appellate Authority . 


Superintendent, 
Yeravada Central Prison , Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


३३ 


प्रथम मुदतवाढ 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय , रत्नागिरी या रुग्णालयातील स्वच्छता सेवा दिनांक १ एप्रिल २०१४ ते दिनांक ३१ मार्च २०१५ या एक वर्षाकरिता कंत्राटी 
पद्धतीने सुरू करावयाची असल्याने अधिकृत विक्रेता/ नोंदणीकृत संस्थेकडून सदरची कामे करून घेण्याच्या कामी दोन लिफाफा पद्धतीने सीलबंद निविदा 
मागविण्यात येत आहेत . 


निविदेच्या अटी , शर्ती व निविदेचे कोरे फॉर्म वैद्यकीय अधीक्षक , प्रादेशिक मनोरुग्णालय , रत्नागिरी यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामाचेदिवशी 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ ( १३ दिवस ) या कालावधीत सकाळी १०-०० ते सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत रुपये २,००० एवढे 
निविदा फॉर्म शुल्क भरून उपलब्ध होतील (निविदा फॉर्म पोस्टाने पाठविले जाणार नाहीत). भरलेल्या निविदा दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सायंकाळी 
५-३० पर्यंत स्वीकारल्या जातील व प्राप्त झालेल्या निविदा दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सायंकाळी ४-०० वाजता वैद्यकीय अधीक्षक , प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय, रत्नागिरी यांच्या दालनात उघडण्यात येतील. किंवा गरज पडल्यास निविदा उघडण्याची पुढील तारीख त्याच दिवशी जाहीर करण्यात येईल . 


प्राप्त झालेल्या निविदांपैकी कोणतीही निविदा अथवा सर्व निविदा काहीही कारण न दाखविता नाकारण्याचा / रद्द करण्याचा अधिकार वैद्यकीय अधीक्षक , 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय , रत्नागिरी यांनी 

राखून 

ठेवला आहे . 


टीप. - अटी व शर्ती निविदा फॉर्मसोबत देण्यात येतील. 


वैद्यकीय अधीक्षक , 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी. 


भाग दोन ( पुरवणी) -५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


प्रथम मुदतवाढ 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी या रुग्णालयातील वस्त्रधुलाई सेवा दिनांक १ एप्रिल २०१४ ते दिनांक ३१ मार्च २०१६ या दोन वर्षांकरिता कंत्राटी 
पद्धतीने सुरू करावयाची असल्याने अधिकृत विक्रेता/ नोंदणीकृत संस्थेकडून सदरची कामे करून घेण्याच्या कामी दोन लिफाफा पद्धतीने सीलबंद निविदा 
मागविण्यात येत आहेत. 


निविदेच्या अटी , शर्ती व निविदेचे कोरे फॉर्म वैद्यकीय अधीक्षक , प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामाचेदिवशी 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१४ (१२ दिवस ) या कालावधीत सकाळी १०-०० ते सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत रुपये २,००० एवढे 
निविदा फॉर्म शुल्क भरून उपलब्ध होतील ( निविदा फॉर्म पोस्टाने पाठविले जाणार नाहीत ). भरलेल्या निविदा दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सायंकाळी 
५-३० पर्यंत स्वीकारल्या जातील व प्राप्त झालेल्या निविदा दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सायंकाळी ४-०० वाजता वैद्यकीय अधीक्षक , प्रादेशिक मनोरुग्णालय , 
रत्नागिरी यांच्या दालनात उघडण्यात येतील किंवा गरज पडल्यास निविदा उघडण्याची पुढील तारीख त्याच दिवशी जाहीर करण्यात येईल . 


प्राप्त झालेल्या निविदांपैकी कोणतीही निविदा अथवा सर्व निविदा काहीही कारण न दाखवता नाकारण्याचा /रद्द करण्याचा अधिकार वैद्यकीय अधीक्षक , 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय , रत्नागिरी यांनी राखून ठेवला आहे. 


टीप. - अटी व शर्ती निविदा फॉर्मसोबत देण्यात येतील . 


वैद्यकीय अधीक्षक , 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय , रत्नागिरी . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


३५ 


शुद्धीपत्र 


निविदा सूचना जावक क्र . डीसीक्यूसी / अपेडा/ उपकरणे/ ११/ २०१४, मुंबई ४०० ०६५ व ई- निविदा सूचना क्र . ४१४, दिनांक १० जानेवारी २०१४ अन्वये 
आयुक्त , पशुसंवर्धन , महाराष्ट्र राज्य , पुणे-७ यांच्यामार्फत उपायुक्त, पशुसंवर्धन ( गुणनियंत्रण), युनिट क्रमांक १६, आरे, गोरेगाव, मुंबई ४०० ०६५, महाराष्ट्र 
शासन यांच्या गुणनियंत्रण प्रयोगशाळेच्या नुतनीकरण व बळकटीकरणासाठी लागणारी उच्च तंत्रज्ञानाची एकूण ६ उपकरणे खरेदी करण्याबाबतची निविदा 
पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या http://adf.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर दिनांक १० जानेवारी २०१४ पासून उपलब्ध करून देण्यात 
आलेली असून दिनांक २१ जानेवारी २०१४ रोजीच्या निविदापूर्व सभेतील चर्चेनुसार आयुक्त , पशुसंवर्धन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-७ यांनी Annexure A 
Technical Specifications मध्ये खालीलप्रमाणे बदल केलेले आहेत : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of the instrument 

( 2 ) 


Point No. 

( 3 ) 


1 


( 3 ), ( 4 ), and ( 16 ) ( c ) ( ii ) 


Triple / Tandem Quadrupole Liquid Chromatography 
Mass Spectrophotometry /Mass Spectrophotometry System 
Gas Chromatography Mass Spectrophotometry / 
Mass Spectrophotometry System . 


2 


2.1 , 2.2 


3 


Atomic Absorption Spectrophotometer 


3.1.1 , 3.1.6 , 3.1.10 and 3.1.17 


उपरोक्त मुद्यांव्यतिरिक्त निविदा सूचना क्रमांक ११/२०१४ व ई -निविदा सूचना क्रमांक ४१४ मधील इतर मुद्यांमध्ये बदल करण्यात आलेले नाहीत . 


उत्पादक व पुरवठादारांनी उपरोक्त बदलांची नोंद घ्यावी व सखोल माहिती http://adf.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे . 


सदर शुद्धीपत्रक व उपरोक्त बदल हे मूळ निविदा सूचनेचाच भाग समजण्यात येईल याची नोंद घेण्यात यावी. 


आयुक्त, पशुसंवर्धन , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


५ अ 


20 


کیا 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


CORRIGENDUM 


Vide Tender Notice No. DCQC /QCL/APEDA/Instrument/ 11/2014 , Mumbai 400 065 and E - Tender Notice 
No. 414 dated 10th January 2014 , tender for purchase of Laboratory instruments for the office of Deputy 
Commissioner Animal Husbandry , Quality Control Laboratory , Aarey , Goregaon , Mumbai 400 065, was floated 
on 10th January 2014.According to the discussion in the pre -bid meeting dated 21st January 2014 , Commissioner , 
Animal Husbandry ,Maharashtra State, Pune -7 has proposed to consider the following amendments in Annexure 
A - Technical Specifications : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of the instrument 

( 2 ) 


Point No. 

( 3 ) 


1 


Triple /Tandem Quadrupole Liquid Chromatography 


( 3 ), ( 4 ), and ( 16 ) ( c ) ( ii ) 


Mass Spectrophotometry Mass Spectrophotometry System 
Gas Chromatography Mass Spectrophotometry / 


2 


2.1 , 2.2 


Mass Spectrophotometry System . 


3 


Atomic Absorption Spectrophotometer 


3.1.1 , 3.1.6 , 3.1.10 and 3.1.17 


Except above points, all other points remain unchanged in Tender Notice No. 11/2014 and E - Tender Notice 
No. 414. The Bidders are required to take a note of the abovementioned amendments and further details are 
uploaded on http://adf.maharashtra.etenders.in . 


This corrigendum and amendments shall be considered a part of the Original Tender Document note be 
taken of this . 


Commissioner , 
Department of Animal Husbandry , 

Maharashtra State , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


३७ 


MEDICAL SUPERINTENDENT, REGIONAL REFERRAL SERVICES HOSPITAL , AMRAVATI 


Tender Notice 


Tender for Purchase of Following Items For Regional Referral Services Hospital, Amravati, is being 
published in Maharashtra Government Gazette , Part- II (Supplement) by Medical Superintendent, Regional 
Referral Services Hospital, Amravati on behalf of Director of Health Services , Mumbai and sealed Tenders 
are invited from Manufacturers and Authorised Distributors by Following Two Sealed Envelop System : 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Description of Items 

( 2 ) 


Tender Form 

Fee 
( 3 ) 


E.M.D. 

(4 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


Medicine , Consumable, Lab reagent and Other Item 


500 


10,000 


1. The bidder should bring an application on letter head mentioning in the application , person authorized 
to purchase the tender form for the item and the samewill be available from 24th January 2014 to 3rd February 
2014 at Following address during office hours between 11-00 a.m.and 5-00 p.m. on payment of Tender form 
fee of Rupees as above (Non - refundable ) in the form of cash . 

Medical Superintendent , 
Regional Referral Services Hospital, 
Distt. Women s Hospital Compound , 
Shrikrishna Peth , Amravati 444 601. 

2. Tender Document published on the website maha-arogya.gov.in andmaharashtra.gov.in and Maharashtra 
Government Gazette , Part- II (Supplement) also . 

3. As indicated above the Tenders in sealed envelops with reference to the tender on each envelop clearly 
mentioned for the item , individually will be accepted by Medical Superintendent, Regional Referral Services 
Hospital, Distt. Women s Hospital Compound, Shrikrishna Peth , Amravati 444 601 on or before 3rd February 
2014 upto 1-00 p.m. 

4. Medical Superintendent on behalf of Director of Health Services , reserve right to increase or decrease 
the quantity to be purchased and also reserve the right to cancel the tender without giving any reasons there 
too . 


5. Tenders will opened on 4th February 2014 , at 4-00 p.m. in presence of Bidders or their authorized 
person . 


to . faze / 377/311 .47./ 3ITCET, ma suutee , 
कन्झ्युमेबल्स , डिस्पोजेबल्स व इतर साहित्य / निविदा / 
PRE - RC / 88 , 
दिनांक २१ जानेवारी २०१४ . 


Medical Superintendent , 
Regional Referral Services Hospital, 

Amravati . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 

सह संचालक , आरोग्य सेवा संचालनालय , मुंबई 


निविदा सूचना 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( खरेदी कक्ष), मुंबई हे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान यांच्यावतीने राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हास्तरावरील 
शासकीय आरोग्य संस्थांसाठी नेत्र विभागाकरिता खालील साहित्य खरेदीसाठी उत्पादक तसेच परदेशी उत्पादक यांचेकडून विहित नमुन्यात दोन लिफाफा 
पद्धतीने ई-निविदा मागविणेत येत आहेत. तसेच त्याबाबतचा सविस्तर तपशील संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-दोन 
( पुरवणी ) मध्येसुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


Pre- bid 
Meeting 


Tender 

No. 
( 1 ) 


Period of 
Sale of 

Bid 
( 3 ) 


Item 
Name 
( 2 ) 


Period for 

Bid 
Preparation 

( 5 ) 


Closing of 

Bid 
( 6 ) 


Date of 

Bid 
Submission 

( 7 ) 


Bid 
Opening 

( 8 ) 


( 4 ) 


10th 
February 2014 


E - 309 Opthalmic 
and Department 
E - 310 11 Items 


at 3-00 p.m. 


30th 
January 2014 

to 
21st February 

2014 upto 
14-00 hrs . 


30th 
January 2014 
to 21st January 

2014 

upto 
14-00 hrs . 


21st 21st 

24th 
February 2014 February 2014 February 2014 
14-01 hrs . 

from 

14-01 hrs. 
to 17-01 hrs . to 

to 
17-00 hrs . 24th February 17-30 hrs. 

2014, 14-00 hrs . 


२ . 


निविदेच्या इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


ई-निविदेबाबतच्या मदतीसाठी/ माहितीसाठी 

कृपया खालील नमूद 

केल्याप्रमाणे संपर्क साधावा . 


संकेतस्थळ : http://phd.maharashtra.etenders.in 


संपर्क क्रमांक : 022-25315555/9167969601 /04/14 


Email : support.gom@nextenders.com 


Website :-http ://maha.arogya.gov.in 


सह संचालक आरोग्य सेवा , 
( खरेदी कक्ष), मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


३ ९ 


JOINT DIRETOR , DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES, MUMBAI 


Tender Notice 


Joint Director of Health Services (Procurement Cell ), Mumbai on behalf of National Rural Health 
Mission programme invites e-tender in two envelope system from the Manufacturers, Sole Distributors and 
100 % subsidiaries for imported items the purchase of Opthalmic Department for the use of National Programme 
for Control of Blindness . The Advertise is also being published in Maharashtra Government Gazette , 
Part - II (Supplement) : 


Pre -bid 
Meeting 


Tender 
No. 
( 1 ) 


Period of 
Sale of 

Bid 
( 3 ) 


Item 
Name 

( 2 ) 


Period for 

Bid 
Preparation 

( 5 ) 


Closing of 

Bid 
(6 ) 


Date of 

Bid 
Submission 

( 7 ) 


Bid 
Opening 

( 8 ) 


( 4 ) 


E - 309 Opthalmic 
and Department 
E -310 11 Items 


30th 
January 2014 

to 
21st February 

2014 upto 
14-00 hrs. 


10th 
February 2014 
at 3-00 p.m. 


30th 
January 2014 
to 21st January 

2014 

upto 
14-00 hrs . 


21st 21st 

24th 
February 2014 February 2014 October 2014 
14-01 hrs. 

from 

14-01 hrs. 
to 17-01 hrs. to 

to 
17-00 hrs. 24th February 17-30 hrs. 

2014 , 14-00 hrs . 


2. All other terms and conditions will remain the same. 


For e- tendering help information , please contact : 
Website http://phd.maharashtra.etenders.in 
Website :-http : //maha-arogya.gov.in 
Contact No. 022-2531 55 55/9167969601/04/14 


Email-support.com@nextenders.com 


SHTC $-309 a $-380 / BİTT / 137.347.577.CH./FA.A .HOT./CRET 0687 / 2083-88 , 
दिनांक २८ जानेवारी २०१४ . 


Joint Director of Health Services , 
( Procurement Cell), Mumbai. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 

सह संचालक , आरोग्य सेवा , संचालनालय, मुंबई 


निविदा सूचना 


सह संचालक , आरोग्य सेवा ( खरेदी कक्ष), मुंबई हे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत डिस्ट्रीक्ट अर्ली इंटरव्हेंशन सुरू 
करणेकरिता नेत्र फिजीओथेरापी ऑक्युपेशनल थेरपी, सायकॉलॉजी, ऑडिओलॉजी, प्रोस्थोरिक व आऊटीक विभागाकरिता खालील साहित्य खरेदीसाठी 
उत्पादक तसेच परदेशी उत्पादक यांचेकडून विहित नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने ई-निविदा मागविणेत येत आहेत . तसेच त्याबाबतचा सविस्तर तपशील 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-दोन ( पुरवणी) मध्ये सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


Pre -bid 
Meeting 


Tender 

No. 
( 1 ) 


Period of 
Sale of 

Bid 
( 3 ) 


Item 
Name 

( 2 ) 


Period for 

Bid 
Preparation 

( 5 ) 


Closing of 

Bid 
( 6 ) 


Date of 

Bid 
Submission 

( 7 ) 


Bid 
Opening 

( 8 ) 


( 4 ) 


E - 301 
and 
E - 302 


30th 

10th 
Physiotherapy 

January 

February 
and Occupational 2014 to 

2014 . 
Therapy Department | 21st February at 3-00 p.m 
29 Items 

2014 upto 
14-00 hrs . 


30th 

21st 
January February 
2014 to 

2014 
21st January 14-01 hrs . to 
2014 upto 

17-00 hrs . 
14-00 hrs. 


21st 

24th 
February February 2014 
2014 from 14-01 hrs . 
17-01 hrs . to 

to 
24th February 17-30 hrs . 

2014 
14-00 hrs . 


E - 303 

To 
E - 307 


Opthalmic 
Department 

22 Items 


E - 308 


ENT Department 

1 Item 


२ . 


निविदेच्या इतर अटी व शर्ती कायम राहतील . 


ई-निविदेबाबतच्या मदतीसाठी / माहितीसाठी कृपया खालील नमूद केल्याप्रमाणे संपर्क साधावा. 


संकेतस्थळ : http://phd.maharashtra.etenders.in 


संपर्क क्रमांक : 022-25315555/ 9167969601/04/ 14 


Email : support.gom@nexten 
Website : --http: //maha-arogya.gov.in 


क्र . ई-३०१ ते ई-३०७ व ई-३०८ / संआसे / एन.एच.एम./ DEIC / खरेदी कक्ष/ २०१३-१४ , 
दिनांक २८ जानेवारी २०१४ . 


सह संचालक आरोग्य सेवा, 

( खरेदी कक्ष), मुंबई. 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 

संचालक , वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय , मुंबई 


ई - निविदा सूचना 


जिल्हा वार्षिक योजना व राज्य योजने अंतर्गत मंजूर केलेल्या निधीतून संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता लागणाऱ्या दरकरारावर नसलेल्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी उत्पादक / अधिकृत एजंट यांच्याकडून 
विहित नमुन्यात ई- निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागवीत आहेत. ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन ( पुरवणी ) मध्येसुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे . त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 
१. निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक ३० जानेवारी २०१४ ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ . 
२. निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक ३० जानेवारी २०१४ ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ . 
३. निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ , संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
४. निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी 

संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
५ . तांत्रिक निविदा क्र . १ उघडण्याचा दिनांक दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१४, सकाळी ११-०० वाजता . 
६. निविदापूर्व बैठक दिनांक 

दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ , रोजी दुपारी २-३० वाजता. 

संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई येथे ( फक्त अ. क्र . १ करिता). 
यंत्रसामग्रीचा तपशील : 


अनामत 


अ . क्र . 


इ. कोड क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


रक्कम 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( रुपये ) 


१ 


इक्यू.सी-१ ९० (१३-१४ ) 


१ 


१,८०,००० 


१ 


२,५५,००० 


सेन्ट्रल ऑक्सीजन आणि बेड हेड एण्ड पॅनल 
( अतिदक्षता विभागात ). 
सेन्ट्रल ऑक्सीजन आणि बेड हेड एण्ड पॅनल 
( ट्रामा केअर सेंटरमध्ये ) 
ऑक्सीजन पाईपलाईन ( ओ. टी . मध्ये ). 
एलईडी हेड लाईट विथ कॅमेरा 
सी - आर्म मशीन 


१ 


२,६४,५०० 


१ 


२ 


६६,००० 


इक्यू.सी-१ ९१ (१३-१४ ) 
इक्यू.सी-१९ २ (१३-१४ ) 


१ 


६०,००० 


२ . 


उपरोक्त निविदा सूचनेतील अधिक माहितीकरिता इच्छुक निविदाकारांनी http://dmermaharashtra.etenders.in , 
http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा . 


३. सहभागी होणाऱ्या निविदाकारांना ऑनलाईन निविदा सादर करण्यासाठी रुपये १,०३८ प्रतिनिविदा भरावे लागतील . तर ना - परतावा निविदा 
शुल्क रुपये २,००० ( प्रतिनिविदा फॉर्म ) इतकी रोख रक्कम दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी संचालनालय , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, शासकीय दंत महाविद्यालय इमारत , ४ था मजला, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय कंपाऊंड, छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ , 
मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी भरणा करावी. 

निविदेचे वेळापत्रक अटी व शर्तीसंबंधी अधिक माहिती http://dmer.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 
५ . संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , मुंबई यांनी निविदेतील उपकरणे व साहित्य यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि 
कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत . 

संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in 


४ . 


Email : mbranchdmer@gmail.com . 


संपर्क क्रमांक : ९१-०२२-२२६२०३६१-६५ ( Ext . 338/339/340 ). 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , 

मुंबई. 


भाग दोन ( पुरवणी ) -६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १९ ३५ 


DIRECTOR , DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH , MUMBAI 


e - Tender Notice 


: 


Under DPDC Directorate of Medical Education and Research ,Mumbai, hereby invites the e- tender in two 
part systems from themanufacturers/authorized dealers and suppliers to supply instruments/ equipments for 
theGovernment Medical College and Hospitals . This notice is also notified in Maharashtra Government Gazette , 
Part - II (Supplement) : 
1. Period of sale of tender form 

: 30th January 2014 to 20th February 2014 , 
2. Period of bid preparation 

: 30th January 2014 to 20th February 2014 . 
3. Closing of bid 

: 20th February 2014 upto 5-00 p.m. 
4. Date and time for submission 

: 20th February 2014 to 24th February 2014 
of tender . 

upto 5-00 p.m. 
5. Bid opening (Envelope No. 1 ) 

: 25th February 2014 at 11-00 a.m. 
6. Pre- bid Meeting and Vendors Training : 3rd February 2014 at 2-30 p.m. in the office of 

Director of Medical Education and Research , Mumbai 

(Only for Sr. No. 1 ). 
Details of Equipments : 


E - Code 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of the equipments 

( 3 ) 


Quantity 

(4 ) 


E.M.D. 
Amount 

(5 ) 


( 2 ) 


( Rs.) 


1 


EQ.C - 190 (13-14 ) 


1 
1 


1,80,000 
2,55,000 


Central Oxygen and Bed head End Pannel for ICU 
Central Oxygen and Bed head End Pannel for Trauma 

Care Centre . 
Oxygen Pipeline for 0. T. 
L.E.D. Head Light with Camera 
C -arm Machine 


1 


2,64,500 


2 


EQ.C - 191 (13-14 ) 


2 


66,000 
60,000 


3 


EQ.C - 192 ( 13-14 ) 


1 


2. For detail information , the bidders interested may visit the websites http : // 
dmer.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.gov.in 

3. The interested bidders will have to pay service provider fee for online submission of bid @ Rs. 1,038 
per tender. The non - refundable tender fee per tender @ Rs. 2,000 will be paid in cash to be submitted in the 
office of Directorate of Medical Education and Research , 4th Floor , Government Dental College Building , 
St. George s Hospital Compound ,Mumbai 400 001 on or before 20th February 2014 upto 5-00 p.m. during the 
office hours on working days . 

4. The details regarding schedule , Terms and conditions is available on the website http :// 
dmer.maharashtra.etenders.in and http :/ Imaharashtra.gov.in . 

5. The Director, Directorate of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase 
or to decrease the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any 
reason thereto . 


For e- tendering help /information , please contact 
Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email : mbranchdmer@gmail.com 
Contact No.: 91-022-2262 0361-65 ( Ext. 338/339/340 ) 


. ( ) Halgida /P033-88 / foart, /ART/ 

ir / A / P088 , 
दिनांक २८ जानेवारी २०१४ . 


Director , 
Directorate of Medical Education and Research , 

Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


४३ 


प्रथम मुदतवाढ 


संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांकरिता यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी दिनांक 
८ ऑगस्ट २०१३ ते २८ ऑगस्ट २०१३, १० ऑक्टोबर २०१३ ते ३० ऑक्टोबर २०१३, ३१ ऑक्टोबर २०१३ ते २८ नोव्हेंबर २०१३ व २ जानेवारी २०१४ 
ते २२ जानेवारी २०१४ या कालावधीत निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. सदर निविदेला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे दिनांक ३० जानेवारी २०१४ ते 
१३ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीकरिता खालील यंत्रसामग्रीसाठी प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत आहे : 


अ.क्र . 


विनिर्दिष्टे क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


निविदा फॉर्म 
किंमत 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


१ 


१३ ९ ( १३-१४ ) 


१ 


१,००० 


२ 


१४० ( १३-१४ ) 


१ सेट 


१,००० 


३ 


१४१ ( १३-१४ ) 


१ 


१,००० 


एक्स्ट्रा ओरल एक्स -रे मशीन 
अॅसोरटेड सर्जिकल इन्स्टुमेन्ट सेट ( आर्थोपेडीक ) 
पर्सनल प्रोटेक्शन सिस्टीम फॉर जॉईन्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी 
इलेक्ट्रोफोरसीस सिस्टीम 
ट्रायनाक्युलर मायक्रोस्कोप विथ व्हिडिओ प्रोजेक्शन 
रेडियंट हीट वॉर्मर 


४ 


१४२ ( १३-१४ ) 


१ 


१,००० 


१४३ ( १३-१४ ) 


२ 


१,००० 


६ 


५ (१३-१४ ) 


१० 


१,००० 


७ 


६ ( १३-१४ ) 


पल्स ऑक्सीमीटर 


८ 


१,००० 


८ 


१०६ ( १३-१४ ) 


१ सेट 


१,००० 


सिक्स बॉडी मॉर्ग्युरी कॅबीनेट 
पल्स ऑक्सीमीटर विथ एनआयबीपी 


९ 


१३१ ( १३-१४ ) 


६ 


१,००० 


निविदेच्या अटी व शर्ती आणि यंत्रांची विनिर्दिष्टे निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील . कोऱ्या निविदा संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, 
४ था मजला, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय आवार , मुंबई ४०० ००१ येथे दिनांक ३० जानेवारी २०१४ ते दिनांक 
१३ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते १-०० आणि दुपारी २-०० ते ४-०० दरम्यान रोख रक्कम 
( ना परतावा ) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर मिळतील. कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या जाणार नाहीत . 

वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख आणि यंत्राचे नाव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या निविदा संचालनालय , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांच्याकडे दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील आणि निविदाकारांच्या 
प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी ३.०० वाजता उघडण्यात येईल . 

पोस्टाने / कुरियरने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 
निविदा सूचना “ www.maharashtra.gov.in. " या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


. 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , मुंबई . 


भाग दोन ( पुरवणी ) –६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


FIRST EXTENSION 


Sealed tenders by two envelope system were invited from the manufacturers/ authorized dealers and 
suppliers for supply of following equipments for the Government Medical College and Hospitals for the 
period from 8th August 2013 to 28th August 2013 , 10th October 2013 to 30th October 2013 , 31st October 
2013 to 28th November 2013 and 2nd January 2014 to 22nd January 2014. Due to poor response for 
the said tender , the period is hereby extended by 15 days from 30th January 2014 to 13th February 
2014 : 


Name of the Equipment 


Quantity 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Spec . 
No. 
( 2 ) 


Tender 
Form Price 

(5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs . 


1 


1 


1 


139 (13-14 ) 
140 ( 13-14 ) 


2 


1 Set 


1,000 
1,000 
1,000 


3 


141( 13-14 ) 


1 


4 


142 ( 13-14 ) 


Extra Oral X -ray Machine 
Assorted Surgical Instrument (Orthopaedic ) 
Personal Protection System for Joint Replacement.. 

Surgery . 
Electrophoresis System 
Trinocular Microscope with Video Projection 
Radiant Heat Warmer 
Pulse Oximeter 
Six Body Mortuary Cabinet 


1 


5 


143 ( 13-14 ) 


2 


6 


10 


5 ( 13-14 ) 
6 ( 13-14 ) 


1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 


7 


8 


8 


106 ( 13-14 ) 


1 set 


9 


131( 13-14 ) 


Pulse Oximeter with NIBP 


6 


The blank tender form alongwith terms and conditions and detail specification of the above equipment 
will be available from 30th January 2014 to 13th February 2014 from the Directorate of Medical Education 
and Research , 4th Floor, Government Dental College Building , St. George s Hospital Compound , Mumbai 
400 001 on any working day between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 4-00 p.m. on payment 
in cash (non -refundable ) for tender form . The blank tender form has to be collected in person , it will 
not be sent by post . 

The filled tender should be submitted in person in sealed cover duly superscribed with tender 
No., Serial No. and Spec. No. as mentioned in the terms and conditions to the Directorate of Medical 
Education and Research , Mumbai on or before 14th February 2014 upto 1-00 p.m. sharp . Filled tender 
forms sent by post will not be accepted . 

The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 
any tendered item , to accept any tender in full or in part, to reject any or all tenders without assigning 
any reason whatsoever. 

The Envelope No. 1 will be open at 3-00 p.m. in the presence of tenderer or their authorized 
representative who may remain present on 14th February 2014 . 

The Tender Form duly filled in by the tenderer will not be accepted by post/ courier . 
Tender Notice is also displayed on the website of " www.maharashtra.gov.in " 


Director, 
Directorate of Medical Education and Research , 

Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


४५ 


प्रथम मुदतवाढ 


केंद्र शासन , जिल्हा वार्षिक योजना तसेच राज्य योजने अंतर्गत मंजूर केलेल्या निधीतून संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या 
अधिनस्त असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालये यांना लागणाऱ्या दर करारावर नसलेल्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी 
उत्पादक / अधिकृत एजंट यांच्याकडून विहित नमुन्यात ई- निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागवीत आहेत. ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन 
( पुरवणी ) मध्येसुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे 
१. निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक ३० जानेवारी २०१४ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ , 

सकाळी ११-०० ते संध्या . ५-०० वाजेपर्यंत . 
२. निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक ३० जानेवारी २०१४ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ . 
३. निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
४. निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी 

संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
तांत्रिक निविदा क्र . १ उघडण्याचा दिनांक दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ सकाळी ११-०० वाजता. 
यंत्रसामग्रीचा तपशील : 


अनामत 


अ . क्र . 


इ . कोड क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


रक्कम 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( रुपये ) 


१ 


३२,००० 


१ इक्यू.सी-१३२ (१३-१४ ) 
२ इक्यू.सी -१५१ (१३-१४ ) 


सी - आर्म इमेज इन्टेन्सीफायर सिस्टीम 
४ डी कलर डॉप्लर अल्ट्रासाऊंड 


१ 


१,२६,००० 


२ . उपरोक्त निविदा सूचनेतील अधिक माहितीकरिता इच्छुक निविदाकारांनी http://dmermaharashtra.etenders.in , 
http:/maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा . 

३. सहभागी होणाऱ्या निविदाकारांना ऑनलाईन निविदा सादर करण्यासाठी रुपये १,०३८ प्रतिनिविदा भरावे लागतील. तर ना - परतावा निविदा 
शुल्क रुपये २,००० ( प्रतिनिविदा फॉर्म ) इतकी रोख रक्कम दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी संचालनालय , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, शासकीय दंत महाविद्यालय इमारत , ४ था मजला, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय कंपाऊंड , छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ , 
मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी भरणा करावी. 

निविदेचे वेळापत्रक http://dmer.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर पहावे. 
५ . संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांनी निविदेतील उपकरणे व साहित्य यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि 
कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत . 

संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in 


४ . 


Email : mbranchdmer@gmail.com . 


संपर्क क्रमांक : ९१-०२२-२६२० ३६१-६५ ( Ext. 338/339/340 ) . 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, 

मुंबई . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


FIRST EXTENSION 


Under CentralGovernment Fund, DPDC and Plan Fund Directorate ofMedical Education and Research , 
Mumbai, hereby invites the e -tender in two part systems from themanufacturers/ authorized dealers and suppliers 
to supply instruments/equipments for the GovernmentMedical/Dental College and Hospitals. This notice is also 
notified in Maharashtra Government Gazette , Part II ( Supplement ) : 
1. Period of sale of tender form 

: 30th January 2014 to 13th February 2014 , 

at 11-00 a.m. to 5-00 p.m. 
2. Period of bid preparation 

: 30th January 2014 to 13th February 2014 . 
3. Closing of bid 

: 13th February 2014 upto 5-00 p.m. 
4. Date and time for submission 

: 13th February 2014 to 14th February 2014 
of tender . 

upto 5-00 p.m. 
5. Bid opening (Envelope No. 1) 

: 15th February 2014 at 11-00 a.m. 
Details of Equipments : 


E - Code 


Name of the equipments 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Quantity 

( 4 ) 


E.M.D. 
Amount 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(Rs .) 


1 


EQ.C - 132 (13-14 ) 


1 


“ C ” Arm Image Intensifier Syetem 
4 D colour Doppler Ultra Sound 


32,000 
1,26,000 


2 


EQ.C - 151 (13-14 ) 


1 


2. For detail information , the bidders interested may visit the websites http : // 
dmer.maharashtra.etenders.in , http : /maharashtra.gov.in 

3. The interested bidders will have to pay service provider fee for online submission of bid @ Rs. 1,038 
per tender . The non -refundable tender fee per tender @ Rs . 2,000 will be paid in cash to be submitted in the 
office of Directorate of Medical Education and Research , 4th Floor , Government Dental College Building , 
St. George s Hospital Compound , Mumbai 400 001 on or before 13th February 2014 upto 5-00 p.m.during the 
office hours on working days . 

4. Time schedule is available on the website http://dmer.maharashtra.etenders.in and 
http://maharashtra.gov.in . 

5. The Director , Directorate of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase 
or decrease the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any reason 
thereto . 


For e -tendering help / information , please contact 
Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email : mbranchdmer@gmail.com 
Contact No.: 91-022-2620361-65 (Ext . 338/339/340 ) 


Director , 
Directorate of Medical Education and Research , 

Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


४७ 


द्वितीय मुदतवाढ 


- 


जिल्हा वार्षिक योजना व एमएमआरडीए अंतर्गत उपलब्ध झालेल्या निधीतून संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या राज्यातील शासकीय दंत / वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये यांना लागणाऱ्या दर करारावर नसलेल्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी उत्पादक / अधिकृत 
एजंट यांच्याकडून विहित नमुन्यात ई-निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागवीत आहे. ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन ( पुरवणी ) मध्ये सुद्धा 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 
१. निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक ३० जानेवारी २०१४ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ , 

सकाळी ११-०० ते संध्याकाळी ५-०० . 
२. निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक ३० जानेवारी २०१४ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ . 
३. निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी 

संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
तांत्रिक निविदा क्र .१ उघडण्याचा दिनांक दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४, सकाळी ११-०० वाजता. 
यंत्रसामग्रीचा तपशील : 


४ . 


५ . 


अनामत 


अ . क्र . 


इ . कोड क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


रक्कम 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


१० 


१ सेट 


१ इक्यू.सी -६५ ( १३-१४ ) व्हेन्टीलेटर विथ कॉम्प्रेसर 

३ , ९ ०,००० 
२ इक्यू.सी-१०१ ( १३-१४ ) सेंट्रल वर्क स्टेशन विथ १० मल्टीपॅरा मॉनिटर्स 

४५,००० 
३ इक्यू.सी -१३१ ( १३-१४ ) एलईडी ओ . टी . लाईट डबल डोम 

२ 

६१,५०० 
२ . उपरोक्त निविदा सूचनेतील अधिक माहितीकरिता इच्छुक निविदाकारांनी http://dmermaharashtra.etenders.in , 
http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा . 

३ . सहभागी होणाऱ्या निविदाकारांना ऑनलाईन निविदा सादर करण्यासाठी रुपये १,०३८ प्रति निविदा भरावे लागतील . तर ना - परतावा निविदा 
शुल्क रुपये २,००० (प्रति निविदा फॉर्म ) इतकी रोख रक्कम दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी संचालनालय , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई, शासकीय दंत महाविद्यालय इमारत , ४ था मजला, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय कंपाऊंड, छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ , 
मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी भरणा करावे लागतील . 

निविदेचे वेळापत्रक , अटी व शर्तीसंबंधी अधिक माहिती http://dmer.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
५. संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , मुंबई यांनी निविदेतील उपकरणे व साहित्य यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि 
कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत . 


. 


संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in 


Email : mbranchdmer@gmail.com. 


संपर्क क्रमांक : 91-022-22620361-65 ( Ext. 338/339/340 ). 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , 


मुंबई. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


SECOND EXTENSION 


Under DPDC and MMRDA Directorate of Medical Education and Research , Mumbai hereby invites the 
e -tender in two part system from the manufacturers/ authorized dealers and suppliers to supply instruments/ 
equipments for Government Dental/Medical College and Hospitals . This notice is also notified in Maharashtra 
GovernmentGazette , Part II (Supplement) 
1. Period of sale of tender form 

: 30th January 2014 to 13th February 2014 , 

from 11-00 a.m. to 5-00 p.m. 
2. Period of bid preparation 

: 30th January 2014 to 13th February 2014 . 
3. Closing of bid 

: 13th February 2014 upto 5-00 p.m. 
4. Date and time for submission 

: 13th February 2014 to 14th February 2014 
of tender. 

upto 5-00 p.m. 
5. Bid opening (Envelope No. 1) 

: 15th February 2014 at 11-00 a.m. 
Details of Equipments : 


E -Code 


Name of the equipments 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Quantity 

( 4 ) 


E.M.D. 
Amount 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


1 


EQ.C -65 ( 13-14 ) 


Ventilator with Compressor 


10 


3,90,000 


2 


1 Set 


45,000 


EQ.C - 101 ( 13-14 ) 
EQ.C - 131 ( 13-14) 


Central Work Station with 10 Multipara Monitors 
LED OT Light Double Dome 


3 


2 


61,500 


2. For detail information , the bidders interested 

may visit the websites 
http://dmer.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.gov.in . 

3. The interested bidders will have to pay service provider fee for online submission of bid @ Rs. 1,038 
per tender. The non - refundable tender fee per tender @ Rs. 2,000 will be paid in cash to be submitted in the 
office of Directorate of Medical Education and Research , 4th Floor , Government Dental College Building , 
St. George s Hospital Compound , Mumbai 400 001 on or before 13th February 2014 upto 5-00 p.m.during office 
hours on working days . 

4. The details regarding schedule , terms and conditions are available on the website 
http://dmer.maharashtra.etenders.in and http://maharashtra.gov.in . 

5. The Director , Directorate of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase 
or to decrease the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any 
reason thereto . 


For e -tendering help / information , please contact 


Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in 


Email : mbranchdmer@gmail.com 


Contact No.: 91-022-22620361-65 (Ext . 338/339/340 ) 


Director , 
Directorate ofMedical Education 

and Research , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


४ ९ 


द्वितीय मुदतवाढ 


न्यायसहायक विज्ञान संस्था, मुंबई या संस्थेकरिता दोन लिफाफे ( २ बिड सिस्टीम ) पद्धतीमध्ये उद्योजक , वितरक व शासनमान्य वितरक कंपन्यांकडून 
पुढील यंत्रसामग्री/ साधनसामग्री खरेदीकरिता दिनांक १६ जानेवारी २०१४ रोजीच्या राजपत्रामध्ये प्रथम मुदतवाढ निविदा सूचनेची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात 
आली होती. तथापि , काही वस्तूंना अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे द्वितीय मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर सूचनेची संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे 


आहे : 


अ.क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


निविदा अर्ज 


अनामत 


निविदा 
क्रमांक 
( २ ) 


संख्या 


रक्कम 


शुल्क 
( ५ ) 


( १) 


( ३ ) 


( ६ ) 


( रुपये) 


( रुपये ) 


१ 


रायो / ६ 


१ 


२,००० 


५,००० 


रायो / ७ 


२ 


७५० 


५,००० 


३ 


रायो / ८ 


२ 


५०० 


५,००० 


४ 


४ 


५०० 


५,००० 


रायो / ९ 
रायो / १० 


५ 


३ 


५०० 


५,००० 


६ 


रायो / ११ 


४ 


५०० 


५,००० 


७ 


३ 


२५० 


५,००० 


रायो / १२ 
रायो /१३ 


फोरियर ट्रान्सफॉर्म इन्फ्रा रेड स्पेक्ट्रोमीटर 
( एफटीआयआर स्पेक्ट्रोमीटर ) 
रेझिस्टिव्हिटी मीटर सेटअप 
( अर्थ रेझिस्टिव्हिटी) 
ससेप्टिबिलिटी मेझरमेंट सेटअप - गॉईज मेथड 
फोअर प्रोब रेझिस्टिव्हिटी सेटअप ( बँड गॅप ऑफ सेमीकंडक्टर ) 
हॉल इफेक्ट सेटअप 
ससेप्टिबिलिटी मेझरमेंट सेटअप -क्विक्स मेथड 
मॅग्नेटिक हिस्टेरिसिस लूप ट्रेसर 
स्टडी ऑफ डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट सेटअप 
फॉरेनसिक 

टुल 

किट लायसन्स ( एफटीके लायसन्स ) 
( स्टँडालोन ) 
इन्टुजन डिटेक्शन सिस्टिम / इन्टुजन प्रोटेक्शन सिस्टिम 
( आयडीएस / आयपीएस) 
लीनक्स सर्व्हर 
एमएस एस क्यू एल सर्व्हर 
लॉजिक्युब फॉरेनसिक डॉसियर 
मॅटलॅब ८.२ सॉफ्टवेअर 


८ 


३ 


५०० 


५,००० 


९ 


रायो /१६ 


१ 


७५० 


५,००० 


१० 


रायो / १७ 


१ 


५०० 


५,००० 


१ 


५०० 


५,००० 


रायो / १८ 
रायो / १ ९ 


१२ 


१ 


७५० 


५,००० 


१३ 


रायो/ २० 


१ 


१,००० 


५,००० 


१४ 


रायो / २१ 


१ 


२५० 


५,००० 


अटी व शर्ती 


( १) वरील यंत्र / उपकरणांकरिता पूर्ण माहिती, अटी व शर्तीसह निविदा अर्ज दिनांक ३० जानेवारी २०१४ रोजी सकाळी १०-०० ते दिनांक ५ फेब्रुवारी 
२०१४ रोजी सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील . संपूर्ण निविदा प्रक्रिया ई-निविदाद्वारे 
ऑनलाईन पद्धतीने संगणक आज्ञावलीत होईल . 

( २) शासकीय नियमानुसार लागणारे शुल्क , धनाकर्षाद्वारे संचालक , न्यायसहायक विज्ञान संस्था , मुंबई यांच्या नावे न्यायसहायक विज्ञान संस्था, 
१५, मादाम कामा रोड, हॉटेल गोल्डन गेट समोर, मुंबई ४०० ०३२ या कार्यालयात सकाळी १०-०० ते सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१४ 
पूर्वी सादर करावेत. ज्या निविदाकारांनी या अगोदर धनाकर्ष सादर केले आहेत त्यांनी पुनःश्च सादर करण्याची आवश्यकता नाही . परंतु, आवश्यक 
ती कागदपत्रे पुनःश्च ऑनलाईन सादर करावीत . 

( ३ ) सदर दोन्ही धनाकर्ष व विनिर्दिष्टा एकाच पानावर स्कॅन करून अट क्रमांक ७ नुसार http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर 
अपलोड करावे. धनाकर्ष विहित मुदतीत प्राप्त न झाल्यास निविदा उघडली जाणार नाही. 

( ४ ) प्राप्त झालेल्या निविदा व निविदेतील नग संख्या कमी- जास्त करण्याचेकिंवा निविदेतील कोणतीही खरेदी पूर्णतः , अंशतः नाकारण्याचे अधिकार 
संचालक , न्यायसहायक विज्ञान संस्था, मुंबई यांना राहतील . 

( ५ ) विहित कालावधीत प्राप्त झालेल्या तांत्रिक निविदा दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता ऑनलाईन उघडण्यात येतील. 


भाग दोन ( पुरवणी) -७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 
(६ ) अधिक माहितीसाठी संस्थेच्या ०२२-२२८१६१०२, ०२२-२२८१७६४५ या दूरध्वनी क्रमांकांवर किंवा संस्थेच्या खालील ई-मेल आयडीवर कार्यालयीन 
वेळेत संपर्क साधावा : 

institute.forensicscience@gmail.com 
ifsc-mum@nic.in 
तसेच संस्थेच्या खालील संकेतस्थळावरही या संदर्भातील माहिती उपलब्ध होऊ शकेल : 
संकेत स्थळ : http://ifscmumbai.com 

( ७) निविदाकाराने स्वतःच निविदेतील विनिर्दिष्टांची (स्पेसीफिकेशन्स) प्रत्येक उपवाक्यानुसार पूर्तता होत आहे किंवा कसे याबाबतचेविवरणपत्र अट 
क्रमांक ३ नुसार खाली दिलेल्या नमुन्यात निविदेतील तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये देणे आवश्यक आहे : 


निविदाकाराने द्यावयाच्या विनिर्देशांच्या पूर्ततेबाबतच्या विवरणपत्राचा नमुना 


निविदा चौकशी 
विनिर्देशाबाबतची 


निविदाकाराने निविदेमध्ये प्रस्तावित 
केलेल्या वस्तूंचे तत्सम विनिर्देश 


निविदा विनिर्देशानुसार 
पूर्तता होते किंवा नाही 


निविदा विनिर्देशानुसार पूर्तता होत 

नसल्यास पूर्तता न होणाऱ्या 
विनिर्देशाबाबतचा स्पष्ट निर्देश 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


संचालक , 
न्यायसहायक विज्ञान संस्था, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


५१ 


SECOND EXTENSION 


Institute of Forensic Science , Mumbai had given First Extension tender notice for Instruments in 
Government Gazette , dated 16th January 2014. Due to poor response to tender notice the Second Extension is 
to be given . List is as follows : 


Particulars 


Quantity 


EMD 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Tender 
No. 
(2 ) 


Tender 
Form Fee 

(5 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(6 ) 


( Rs.) 


( Rs.) 


1 


PG / 6 


1 


2,000 


5,000 


Fourier Transform Infra Red (FTIR ) 
Spectrometer. 
Resistivity meter set up (Earth Resistivity ) 


2 


PG / 7 


2 


750 


5,000 


3 


PG / 8 


2 


500 


5,000 


Susceptibility measurement set up 
Gouy s Method . 


4 


PG / 9 


4 . 


500 


5,000 


Four Probe Resistivity set up 
(Band Gap of Semiconductor ) 


5 


PG / 10 


Hall effect set up 


3 


500 


5,000 


6 


PG / 11 


4 


500 


5,000 


Susceptibility measurement set up 
Quinke s Method 
Magnetic Hysterisis Loop Tracer 


7 


PG / 12 


3 


250 


5,000 


8 


PG / 13 


Study of dielectric constant set up 


3 


500 


5,000 


9 


PG / 16 


1 


750 


5,000 


Forensic Tool Kit (FTK ) License 
( Standalone) 


10 


PG / 17 


1 


500 


5,000 


Intrusion Detection System / Intrusion 
Prevention System ( IDS /IPS ) 
Linux Server 


11 


PG / 18 


1 


500 


5,000 


12 


PG / 19 


MS Sql Server 


1 


750 


5,000 


13 


PG /20 


Logicube Forensic Dossier 


1 


1,000 


5,000 


14 


PG / 21 


Matlab 8.2 Software 


1 


250 


5,000 


Terms and Conditions 


( 1) The Tender Form alongwith detailed technical specification of the above tender items and other 

necessary terms and conditions will be available on website http://mahatenders.gov.in from 
30th January 2014 at 10-00 a.m. to 5th February 2014 up to 5-00 p.m. All necessary procedures 
will be done online. 


(2 ) Payment should be made by demand draft in favour of “ Director , Institute of Forensic Science , 

Mumbai” and it should be submitted before 5th February 2014 between 10-00 a.m. and 5-00 p.m. 
at the office of the Director , Institute of Forensic Science , Mumbai, 15 , Madam Cama Road , Opp . 
Hotel Golden Gate, Mumbai 400 032. The tenders will not qualify and will not be accepted if both 
the DD s are not received in the prescribed time limit as mentioned . Those tenderers who have 
earlier submitted the DD need not submit them again . However all the necessary documents should 

be uploaded again . 
(3 ) Tender Fee DD and EMD DD should be scanned in a pdf file format and upload on 

website : http://mahatenders.gov.in . 
(4 ) The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 

any tender in full or in part or reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever. 
(5 ) Technical bid submitted in the prescribed time limit shall be opened online on 8th February 2014 

at 11-00 a.m. 


ATT HA (grauit) 


-७ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४/ माघ १०-१६, शके १९ ३५ 


(6 ) For detail information contact on telephone Nos . (022 ) 2281 6102/( 022) 2281 7645 during office hours 

or E -mail us on 
institute.forensicscience@gmail.com OR ifsc-mum@nic.in . This information is also available on the 

website : http://ifscmumbai.com 
(7 ) Alongwith the necessary documents in the technical envelope also upload specifications of the item 

in the format as below : 


Format of Technical specifications to be uploaded in technical bid : 


Specifications 
mentioned in 
Tender Document 


Bidders 
Specifications for 

the Item 


Whether 
Specifications in 
Tender Document 
are fulfilled or not 

( 3 ) 


If Specifications are 
not fulfilled mentioned 

those clearly 


( 1) 


( 2 ) 


( 4 ) 


Director , 
Institute of Forensic Science , Mumbai. 


५३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 

आयुक्त , महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


निविदा सूचना 


आयुक्त, महिला व बाल विकास , महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून राज्यातील ग्रामीण , आदिवासी व नागरी भागातील अंगणवाडी/ मिनी अंगणवाडी केंद्रांना 
औषधी संच /मिनी औषधी संच चा पुरवठा करण्यासाठी उत्पादक यांच्याकडून दोन लिफाफा पद्धतीने Online निविदा मागविण्यात येत आहेत . सदर अर्जाची 
http://wed.maharashtra.etenders.in या बेवसाईटवर ई-टेंडरींगने विक्री व स्वीकारणी होणार आहे . अर्जाचा नमुदा www.icds.gov.in 
यावर देखील पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे : 


अ.क्र . 


वस्तूचेनाव 


बयाणा रक्कम 


सुरक्षा अनामत 


अंदाजित 
किंमत 


रक्कम 


कोऱ्या निविदा 
अर्जाचीकिंमत 

( ६ ) 
रुपये 


(१ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
रुपये 


( ४ ) 
रुपये 


औषधी संच 


१० कोटी 


२० लाख 


५ टक्के 


५,००० 


( पुरवठा आदेशाच्या ) 


Online tenders भरतेवेळी काही अडचणीउद्भवल्यास पुढील पत्त्यावर व दूरध्वनी/ भ्रमणध्वनीवर संपर्क करावा. 

Sify Technotigies Ltd. Nextenders ( India ) Pvt. Ltd. On 020-25315555 / 25315556 (Pune) or E -mail 
support.gom@nextenders.com . 
(१ ) निविदेचे कोरे अर्ज डाऊनलोड करून अपलोड करण्याचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१४ 
कालावधी. 

( दुपारी १-०० वाजेपर्यंत ). 
( २) निविदेबाबतची बैठक ( Prebid meeting ) 

दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ सकाळी ११-०० वाजता . 

( स्थळ - महिला व बाल विकास आयुक्तालय, २८ , राणीचा बाग , पुणे-१ ) 
( ३ ) निविदा अर्ज अपलोड करून भरण्याची अंतिम तारीख 

दिनांक १ मार्च २०१४ ( दुपारी २-३० वाजेपर्यंत ). 
( ४ ) निविदा बंद होण्याचा दिनांक व वेळ 

दिनांक १ मार्च २०१४ ( दुपारी २-३१ ते सायंकाळी ५-३१ वाजेपर्यंत ). 
Decryption and Encryption of Bid 

दिनांक १ मार्च २०१४ ( सायंकाळी ५-३१ पासून ) ते 
(Confirmation ) 

दिनांक ५ मार्च २०१४ ( सकाळी ११-०० वाजेपर्यंत ). 
( ५ ) निविदा अर्ज उघडण्याची तारीख 

दिनांक ५ मार्च २०१४ ( सकाळी ११-०१) किंवा आयुक्त यांचे सोयीस्कर 

कामाच्या दिवशी . 
आयुक्त, महिला व बाल विकास , महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे खालीलप्रमाणे अधिकार राखून ठेवत आहेत : 

(१ ) सदर रक्कम ही संभाव्य असून कमी जास्त होण्याची शक्यता आहे . 
( २ ) उपरोक्त वस्तूंचा पुरवठा प्रकल्पस्तरावर करावा लागेल . 
( ३ ) अनुभवधारक व औषधी संच उत्पादकांना प्राधान्य देण्यात येईल . 
( ४ ) महिला संचालक असणे आवश्यक आहेत . 
( ५ ) निविदा स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार कोणतेही कारण न देता राखून ठेवलेला आहे. 


- 


जा.क्र . मबावि / एबाविसेयो / औषधीसंच / का -७ / २०१४ / २३८८ 
दिनांक २७ जानेवारी २०१४ . 


आयुक्त , 
महिला व बाल विकास , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


CHIEF EXECUTIVE OFFICER ,MAHARASHTRA LIVESTOCK 

DEVELOPMENT BOARD , AKOLA 


Tender Notice 


1. Online e - Tenders are invited for supply of Veterinary A. I. Equipments and Allied Instruments 
for the year 2014-16 ( 1st March 2014 to 28th February 2016 ) in Two Bid system from manufacturers, 
distributors and dealers , by the Chief Executive Officer , Maharashtra Livestock Development Board , Akola . 

2. The details can be viewed and downloaded from dated 30th January 2014 ( 17-01 hrs.) to 20th 
February 2014 ( 13-00 hrs.) directly from the Department of Animals Husbandry e- Tender Portal 
http://www.maharashtra.etenders.in / adf.maharashtra.etender.in and on the notice board of the office of 
Chief Executive Officer, Maharashtra Livestock Development Board , Akola . 

E -mail : ceomldbakola@gmail.com 
Address : Poultry Project Campus , 

Krishi Nagar, RTO Road , 


Akola (M.S.) . 


Phones : 0724-2453688 Fax . 2453488 . 


No. MLDB / Tech - 1 /Vet AI. Equipments/ 
RC 225/873/2014 , 
Dated 27th January 2014 . 


Chief Executive Officer , 
Maharashtra Livestock Development Board , 

Akola . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


५५ 


प्रथम मुदतवाढ 


निम्नस्वाक्षरीकार , महाराष्ट्र राज्याच्या मा . राज्यपालांच्या वतीने व करिता सीलबंद निविदा खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या बाबींचा पुरवठा करण्याकरिता 
निविदा क्र . बृमुंदूयो / सीएसपी/ वा.नि./ २०१३-१४ / एसबी-३५८, दिनांक ९ डिसेंबर २०१३ व क्र . बृमुंदूयो / सीएसपी / वा.नि./ २०१३-१४ / एसबी -३७१,दिनांक 
१६ डिसेंबर २०१३ नुसार देण्यात आलेली आहे. त्यास अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत आहे : 


बयाणा 


अनु 
क्रमांक 


विवरण 


परिमाण 


निविदा संचाची किंमत 
+ १२.५ टक्के व्हॅट 


रक्कम 


( रुपये ) 


१ 

२ 


२०० किलो 


( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ५ ) 

(रुपये ) 
बृहन्मुंबई दूध योजनेस नायट्रीक अॅसिडचा पुरवठा करणे (विनिर्देशानुसार ) 

७००० किलो 

५०० 

५,००० 
बृहन्मुंबई दूध योजनेअंतर्गत वरळी दुग्धशाळेस कॉफीचा पुरवठा करणे 

७५० 

७,५०० 
(विनिर्देशानुसार ). 
मातृ - दुग्धशाळा कुर्ला येथील बॉयलरची दुरुस्ती व पासींग करणे 

१ काम 

५०० 

५,००० 
( तांत्रिक विनिर्देशानुसार ). 

निविदा संच विक्री कालावधी दिनांक ३० जानेवारी २०१४ ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत वाढविण्यात आलेला असून निविदा संच 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत सादर करावयाचे आहेत . शक्य झाल्यास निविदा त्याच दिवशी दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी 
दुपारी ३-०० वाजता उपस्थित निविदाकारांच्या समोर उघडण्यात येतील . 

निविदेच्या अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणेच रहातील 


३ 


महाव्यवस्थापक , 
बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, मुंबई , 
महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या वतीने व करिता. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


FIRST EXTENSION 


The undersigned for and on behalf of the Hon . Governor of Maharashtra invites sealed tender on the 
specified terms and conditions for the following item , job work vide Tender Notice GMMS/CSP /AT/SB -358 , 
dated 9th December 2013 and Tender Notice GMMS/CSP /AT/SB - 371, dated 16th December 2013. Due to 
insufficient response first extension is given : 


Sr. 
No. 


Description 


Quantity 


Amount 
of E.M.D. 


Price of Tender 
Form + 12.5 % 

VAT 
(4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


( Rs.) 


(Rs. ) 


1 Supply of Nitric Acid to Greater Mumbai 

7000 Kgs . 

500 

5,000 
Milk Scheme (As per Specification ). 
2 Supply of Coffee to Worli Dairy 

200 Kgs. 750 

7,500 
(As per Specification ). 
3 Repairs and passing of Boiler at Mother 

1 No. 500 

5,000 
Dairy , Kurla ( As per Technical Specification ). 

The date of selling tender forms for above is extended from 30th January 2014 to 15th February 2014 
during work days. The tender forms enclosed with all documents should be submitted on 17th February 2014 
at 1-00 p.m. and will be opened on 17th February 2014 at 3-00 p.m. in presence of the present tenderer . 

The terms and conditions remain unchanged . 


GeneralManager , 
Greater Mumbai Milk Scheme, 

Worli ,Mumbai, 
For and on behalf of the Government of Maharashtra . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


५७ 


प्रथम मुदतवाढ 


निम्नस्वाक्षरीकार, महाराष्ट्र राज्याचे मा . राज्यपाल यांच्या वतीने बृहन्मुंबई दूध योजनेच्या आरे कुर्ला/वरळी दुग्धशाळेकरिता खालील नमूद बाबींचा पुरवठा 
करण्यासाठी ई- निविदा ( दोन लिफाफे ) पद्धतीने ऑनलाईन निविदा मागवीत आहेत : 


बयाणा 


विवरण 


परिमाण 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


निविदा फॉर्मची 
किंमत 
( ४ ) 


रक्कम 


वैधता 
कालावधी 
( ६ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रुपये 


रुपये 


१ 


२,००० 


१५,००० 


१२० दिवस 


संगणक स्टेशनरीचा पुरवठा करणे 
( तांत्रिक विनिर्देशानुसार) 


सोबत जोडलेल्या 
यादीप्रमाणे 


( १) निविदा संबंधित दस्तऐवज वेबसाईट http://mahatenders.gov.in यावर पाहून डाऊनलोड / अपलोड करता येईल, तसेच निविदा फॉर्म 

दिनांक ३० जानेवारी २०१४ (१४-०० वाजल्यापासून ) ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ (१४-०० वाजेपर्यंत) वेबसाईटवरून डाऊनलोड करता येईल. 
( २ ) तांत्रिक निविदा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी १५-०० वाजता नियंत्रक, दुग्धलेखा व वित्तीय सल्लागार , बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, 

मुंबई यांचे दालनात वेबसाईट http://mahatenders.gov.in वर उघडण्यात येईल. वैध निविदांची पूर्तता झाल्यास व्यापारी लिफाफे शक्यतो 
त्याच दिवशी उपस्थित निविदाकारांसमोर उघडण्यात येतील . 


( ३ ) निविदेसंबंधी कागदपत्रे व ऑनलाईन निविदा सादर करणेबाबत आवश्यक ते मार्गदर्शन मिळण्याकरिता वेबसाईट http://mahatenders.gov.in 

वर संपर्क साधावा . 


मार्गदर्शनाकरिता संपर्क : श्री . नागेश मा . पवार : ८६ ९ १९९ ३७८६ 

कार्यालय : २४ ९ ३ ९९ ८६ (विस्तार ११५ ) 


महाव्यवस्थापक, 
बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, मुंबई , 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे वतीने व करिता . 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


FIRST EXTENSION 


The undersigned for and on behalf of the Hon . Governor of Maharashtra , invites e - Tenders 
( Two bids system ) for Aarey Kurla /Worli Dairy of Greater Mumbai Milk Scheme, Worli , 
Mumbai 400 018 for following items : 

Price of 

Validity 
Serial Particulars 

Quantity 

Tender E.M.D. 

Days 
No. 

Form 
( 1 ) (2 ) 

( 3 ) ( 4 ) (5 ) 

(6 ) 


(Rs.) 


(Rs. ) 


1 


As per list attached 


2,000 


15,000 


120 days 


Supply of Computer Stationery 
(As per Technical Specification ) 


can 


on 


( 1 ) Bidding documents be seen , downloaded and uploaded the website 

http://mahatenders.gov.in , from dated 30th January 2014 , 14-00 hrs. to dated 15th February 

2014 , 14-00 hrs. 
(2 ) Technical bids will be opened on 18th February 2014 , 14-00 hrs. at office of the Controller , 

Milk Accounts and Financial Advisor , Greater Mumbai Milk Scheme, Worli Dairy, Worli , 

Mumbai 400 018 on website http://mahatenders.gov.in . 
( 3 ) Guidelines to download the tender documents and online submission of bids can be downloaded 

from website http://mahatenders.gov.in . 
Help support : Mr. Nagesh Pawar : 8691 99 37 86 

Office : 2493 99 86-90 (Extn . 115 ) 


General Manager , 
Greater Mumbai Milk Scheme, 

Worli , Mumbai, 
For on behalf of the Governor of Maharashtra . 


सहसंचालक,आरोग्यसेवासंचालनालय,मुंबई 


निविदासूचना 


भाग दोन ( पुरवणी) -९ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागातंर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबीच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवीतआहेत.ही जाहीरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदा 


निविदाविक्री 


निविदासादर 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


क्र. 


क्रमांक 


बाबींचेनांव 


प्रकार 


करण्याचादिनांक 


वतयारकरण्याचा कालावधी (५) 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(८) 


१ 


ई-२९८ 


निविदा सूचना 


Clotrimazole100mg. VaginalPessarieswith applicatior 


२४जानेवारी२०१४ ते१३फेब्रुवारी२०१४ 

दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


१३फेब्रुवारी२०१४ 

दुपारी २-०१ते ५-००पर्यंत 


१३फेब्रुवारी२०१४ 
संध्याकाळी५-०१ते १७फेब्रुवारी२०१४ दुपारी२-००वा. 

पर्यंत. 


१७जानेवारी२०१४ 

दुपारी 
२-०१तेपासून 
संध्याकाळी५-३०वा. 

पर्यंत 


ई-२३२ 
ई-२९१ 


१३फेब्रुवारी२०१४ 

दुपारी 
२-०१ 


३ 


LinenServices 
PurchaseofStirrupSpra 
Pump. TechnicalMaltehion PyrethrumExtract2% 


२७जानेवारी२०१४ते 

१०फेब्रुवारी२०१४ दुपारी२-००वा.पर्यंत. 


प्रथममुदतवाढ 


१०फेब्रुवारी२०१४ 

दुपारी२-०१ ते५-००वा.पर्यंत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ /माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


१०फेब्रुवारी२०१४ 
संध्याकाळी५-०१ते 
१३ 
फेब्रुवारी 
२०१४ दुपारी२-००वा. 

पर्यंत 


पासूनसंध्याकाळी ५-३०वा.पर्यंत 


४ 


ई-२९२ 
ई-२९३ 


५ 


२. 


वरीलअनुक्रमांक२ते५मधीलनिविदांनापुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. 


३. 


ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठी 

कृपयाखालील नमूद 

केल्याप्रमाणेसंपर्कसाधावा: °ÉEEäòiÉ°É3ý:http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:022-25315555/9167969601/04/14 Email:support.gom@nextenders.com Website:--http://maha-arogya.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


५ ९ 


& o 


JOINTDIRECTOR,DIRECTORATEOFHEALTHSERVICES,MUMBAI 


TenderNotice 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchase offollowingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, 
(Part-II)Supplement: SerialTenderNameof 

PeriodofSaleClosingof Dateof 

Bid 
No.No.Item 

TypeandPreparation 

Bid 

Bid 

Opening ofBid 

Submission (1)(2)(3) 

(4)(5)(6)(7) 

(8) 


1 


E-298 


Clotrimazole100mg. VaginalPessaries 
withapplicator 


Tender Notice 


24thJanuary2014 
to13thFebruary 

2014upto 14-00hrs. 


13thFebruary 

2014 14-01hrs.to 17-00hrs. 


13thFebruary 

2014 

17-01to 17thFebruary2014 

upto14-00hrs. 


17thFebruary 

2014 

from 14-01hrs. to17-30hrs. 


2 


E-232 


27thJanuary 

2014to 
10thFebruary upto14-00hrs. 


10thFebruary 

2014 14-01hrs.to 17-00hrs. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३० -फेब्रुवारी ५, २०१४ /माघ १०-१६, शके १९ ३५ 


13thFebruary 

2014from 

14-01hrs. to17-30hrs. 


First Extension 


10thFebruary 

2014 17-01to 
13thFebruary 

2014upto 14-00hrs. 


E-291 


3 


LinenService PurchaseofStirrupSprayPump TechnicalMalethion PyrethrumExtract2% 


4 


E-292 


5 


E-293 


2.Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse 3.Extensiontosr.no.2to5hasbeengivenduetoinadequateresponse. 


Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact.— Website:-http://phd.maharashtra.etenders.in ContactNo.020-25315555/9167969601/04/14 Email-support.gom@nextenders.com website:-http://maha-arogya.gov.in 


क्र.संआसे/खरेदीकक्ष/निविदासूचना/मुदतवाढ/१४, 
दिनांक२४जानेवारी२०१४. 


JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 


मुदतवाढ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवीत आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदा 


निविदाविक्रीव 


निविदासादर 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


क्र. 


क्रमाक 


बाबीचेनाव 


प्रकार 


तयारकरण्याचा 


करण्याचादिनांक 


कालावधी 


(१) 


(२) 


(३) 


(८) 


दिनांक 
७ 
फेब्रुवारी २०१४दुपारी२-०१ 


ई-२३०राज्यातीलठाणे-नाशिक, 

औरंगाबाद-लातूरवअकोला नागपूरमंडळातीलआरोग्य 

संस्थांमध्येस्वच्छतासेवापुरविणे. ई-२४८PathologicalBinaculor 

Microscope. 


प्रथम 


दिनांक२३जानेवारी 

२०१४ते 
दिनांक 
५ 
फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
५ 
फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०१ते 
संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
५ 
फेब्रुवारी 

२०१४ 
संध्या.५-०१ते 
दिनांक 
७ 
फेब्रुवारी २०१४दुपारी२-०० 

वाजेपर्यंत. 


पासूनसंध्याकाळी ५-३०वाजेपर्यंत. 


मुदतवाढ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० -फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १९ ३५ 


दिनांक२३जानेवारी 


२०१४ते 


३ 


दिनांक 
११ 
फेब्रुवारी २०१४दुपारी२-०१ 
पासून 

संध्याकाळी ५-३०वाजेपर्यंत. 


ई-२३३ 


SuctionTube 


प्रथम 


दिनांक 
६ 
फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०१ते 
संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
६ 
फेब्रुवारी 

२०१४ संध्या.५-०१ते 
दिनांक 
११ 
फेब्रुवारी २०१४दुपारी२-०० 

वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
६ 
फेब्रुवारी 

२०१४ 
दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


मुदतवाढ 


ई-२४९ 


दिनांक२७जानेवारी 


प्रथम 


WhiteCard,YellowCard, RedCard,HealthChekup File,CounselorGuide Book,FlipBook. 


दिनांक 
१३ 
फेब्रुवारी २०१४दुपारी२-०१ 


२०१४ते 


मुदतवाढ 


दिनांक 
१० 
फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०१ते 
संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


पासूनसंध्याकाळी 


दिनांक१०फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
१० 
फेब्रुवारी 

२०१४ संध्या.५-०१ते 
दिनांक 
१३ 
फेब्रुवारी २०१४दुपारी२-०० 

वाजेपर्यंत. 


५-३०वाजेपर्यंत. 


६१ 


(२) 


(३) 


(४) 


(८) 


५ 


ई-२३१ 


द्वितीय 


राज्यातीलआरोग्यसंस्थांमध्ये 
रुग्णांकरिता 
आहार 
सुविधा पुरविणे. 


दिनांक 
७ 
फेब्रुवारी २०१४दुपारी२-०१ 


मुदतवाढ 


दिनांक 
५ 
फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०१ते 
संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


पासूनसंध्याकाळी ५-३०वाजेपर्यंत. 


दिनांक२३जानेवारी 

२०१४ते 
दिनांक 
५ 
फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०० 

वाजेपर्यंत. दिनांक२३जानेवारी 

२०१४ते 
दिनांक 
६ 
फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०० 

वाजेपर्यंत. दिनांक२३जानेवारी 


दिनांक 
११ 
फेब्रुवारी २०१४दुपारी२-०१ 


ई-२६३ 


द्वितीय 


LisinorilTab. 
NifedifineCap.(Liquid) Trypsin+Chemotrypsin Tab. 


दिनांक 
६ 
फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०१ते 
संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
५ 
फेब्रुवारी 

२०१४ संध्या.५-०१ते 
दिनांक 
७ 
फेब्रुवारी २०१४,दुपारी२-०० 

वाजेपर्यंत. 
दिनांक 
६ 
फेब्रुवारी 

२०१४ संध्या.५-०१ते 
दिनांक 
११ 
फेब्रुवारी २०१४दुपारी२-०० 

वाजेपर्यंत. 
दिनांक 
६ 
फेब्रुवारी 

२०१४ संध्या.५-०१ते 
दिनांक 
११ 
फेब्रुवारी २०१४दुपारी२-०० 

वाजेपर्यंत. 


पासूनसंध्याकाळी ५-३०वाजेपर्यंत. 


मुदतवाढ 


२०१४ते 


ई-२४६ 


द्वितीय मुदतवाढ 


Tab.Chloroquine 


दिनांक 
६ 
फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०१ते 
संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
११ 
फेब्रुवारी २०१४दुपारी२-०१ पासून 

संध्याकाळी ५-३०वाजेपर्यंत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३० -फेब्रुवारी ५, २०१४ /माघ १०-१६, शके १९ ३५ 


दिनांक 
७ 
फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


२.वरीलनिविदेसपुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. ३.इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठी 

कृपया 
खाली नमूद 

केल्याप्रमाणे 
संपर्कसाधावा. OS:http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14 


Email:support.gom@nextenders.com 


Website:http://maha-arogya.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा, 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


EXTENSION 


ITT A ( fequit)—80 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, 
Part-II(Supplement): 


NameofItem 


Type 


ClosingofBid 


BidOpening 


Sr.Tender No.No. (1)(2) 


PeriodofSaleand PreparationofBid 

(5) 


DateofBid 
Submission 

(7) 


(3) 


(4) 


(6) 


(8) 


First 
Extension 


1E-230E-230ProvidingCleaning 

ServicesinThane-Nashik, Aurangabad-Laturand 

Nagpur-AkolaCircle. 2E-248PathologicalBinaculor 

Microscope. 


23rdJanuary 

2014to 
5thFebruary 

2014 

upto 14-00hrs. 


5thFebruary 

2014 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


5thFebruary 

2014, 17-01hrs. 

to 
7thFebruary 
2014upto 14-00hrs. 


7thFebruary 

2014 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


3 


E-233 


SuctionTube 


First Extension 


23rdJanuary 

2014to 
6thFebruary 

2014 

upto 14-00hrs. 


6thFebruary 

2014 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


6thFebruary 

2014 17-01hrs. 

to 
11thFebruary 

2014upto 14-00hrs. 


11thFebruary 

2014 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३० -फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १९ ३५ 


4 


E-249 


WhiteCard,YellowCard, RedCard,HealthChekup File,CounselorGuide Book,FlipBook. 


First 
Extension 


27thJanuary 

2014to 
10thFebruary 

2014 

upto 14-00hrs. 


10thFebruary 

2014 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


10thFebruary 

2014 17-01hrs. 

to 
13thFebruary 

2014upto 14-00hrs. 


13thFebruary 

2014 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


5E-231 


DietServices 


Second Extension 


23rdJanuary 

2014to 
5thFebruary 

2014 

upto 14-00hrs. 


5thFebruary 

2014 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


5thFebruary 

2014 17-01hrs. 

to 
7thFebruary 
2014upto 14-00hrs. 


7thFebruary 

2014 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


w 


६४ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


6 


E-263 


LisinorilTab. NifedipineCap.(Liquid) Trypsin+Chemotrypsin Tab. 


Second Extension 


23rdJanuary 

2014to 
6thFebruary 

2014 

upto 14-00hrs. 


6thFebruary 

2014 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


6thFebruary 

2014, 17-01hrs. 

to 
11thFebruary 

2014upto 14-00hrs. 


11thFebruary 

2014, 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


7 


E-246 


Tab.Chloroquine 


Second Extension 


23rdJanuary 

2014to 
7thFebruary 

2014 

upto 14-00hrs. 


7thFebruary 

2014 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


7thFebruary 

2014 17-01hrs. 

to 
11thFebruary 

2014upto 14-00hrs. 


11thFebruary 

2014 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


2.Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse. 

3.Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० -फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १९ ३५ 


Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact.— Website:http://phd.maharashtra.etenders.in ContactNo.:020-25315555/9167969601/04/14. Email:Support.gom@nextenders.com 
Website:http://maha-arogya.gov.in 


JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


६५ 


FIRST EXTENSION 


Tender enquiry Nos . as mentioned below was published in Maharashtra Government Gazette, Part -II 
(Supplement), dated 26th December 2013 inviting online tenders in “ Two Envelopes System ” , (i.e. Technical 
Bid and Commercial Bid ), for supply of below mentioned items for Maharashtra Police . First Extension 
has been given to following tender on technical reasons : 

Details as Under : 


Tender reference No. 


Item 


Sr. Tender 
No. No. 
( 1) ( 2 ) 


Estimated 
Quantity 

(5 ) 


Tender Form 

Fees 
(6 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 
2,000 


1 450 


No. DGP / 17 /6162 /B.B . for 
Prision Van /99 / 2013 . 


32 
+ 25 % 


The Body Building for Prision 
Van soft top to hard top . 
(As per specification attached 
alongwith ) 


* Validity of above tender is for a period of 120 days from the date of opening of tender. 


Note . — The terms and conditions of the e - Tender in prescribed pro - forma are available on 
https://mapo.maharashtra.etenders.in . Tender Documents alongwith specifications can be downloaded by 
interested bidders from 28th January 2014 , 10-00 hours upto 10th February 2014 , 15-00 hours. The bidders have 
to submit their bids online on the Electronic Tendering System of Maharashtra Police . The bidder has to 
complete the various stages of the tender as per the Time Schedule published on the Electronic Tendering 
System . 

Bidder has to submit separate Demand Draft for Tender Form Fee and EMD (wherever applicable ) in 
sealed envelop in the name of " Director General of Police, Maharashtra State " payable at Mumbai on or before 
15-00 hours on 11th February 2014 ( The reference and equipment name should be written on envelop ). The 
tender without prescribed fee will not be accepted . The Tender Inviting Authority shall not be responsible if 
the Tender Form Fee and EMD is received late due to postal delay . 

The Director General and Inspector General of Police, Maharashtra State, reserves every right to cancel 
the whole tender , or part thereof, without assigning any reason . Since the above purchase is subject to 
availability of funds from the Government the quantity of the equipment to be ordered may vary . 

For further information , please see the detailed Tender Notice published on https : // 
mapo.maharashtra.etenders.in 

For support on operations of Electronic Tendering system , the interested bidders may please contact on 
022-2661 1117 /020-2531 5555 , 9167969601/04/14 . 


Assistant Inspector General of Police , 

For Director General of Police , 
Maharashtra State , Mumbai. 


ATT HA ( lequit) 


-१० अ 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


प्रथम मुदतवाढ 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक , मोटार परिवहन , महाराष्ट्र राज्य , पुणे कार्यालयाकडून खालील नमूद निविदा सन २०१३ या कालावधीत राबविण्यात 
आलेल्या होत्या. सदरची ई- निविदा सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन ( पुरवणी) मध्ये दिनांक २६ डिसेंबर २०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्याची 
जाहिरात महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांच्यामार्फत वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती : 


ई -निविदा प्रकार 


ई-निविदा सादर 


ई -निविदा 


निविदा 
क्रमांक 


निविदा प्रपत्राची 

किंमत 


ई.एम.डी. वार्षिक अंदाजे खरेदी 

करावयाची संख्या 


करण्याचा अंतिम 
दिनांक व वेळ 

( ६ ) 


उघडण्याचा 
दिनांक व वेळ 

( ७ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


रुपये 


रुपये 


२,००० 


५,००० 


दिनांक १३ फेब्रुवारी 


१९ बुलेटप्रुफ वाहनांसाठी लागणारे 

ट्यूबलेस टायर अॅन्ड रनफ्लॅट 
सिस्टीम . 


एकत्रितरित्या 
एकूण १०० नग 


१५ फेब्रुवारी २०१४ , 
सकाळी ११-०० वा . 


२०१४ सकाळी 


१०-३० वाजता. 


वरील राबविण्यात आलेल्या ई-निविदेस अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने त्यास या सूचनेद्वारे प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदरची ई-निविदा महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र, भाग दोन ( पुरवणी) मध्ये दिनांक ३० जानेवारी २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत असून, त्याची जाहिरात महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय , मुंबई यांच्यामार्फत प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

वरील नमूद निविदांच्या अटी, शर्ती तसेच त्यांच्या वेळापत्रकाबाबतचा सर्व तपशील http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात आलेला आहे . 


वरील नमूद निविदा स्वीकारण्याचे अथवा नाकारण्याचे सर्व अधिकार हे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे 
राखून ठेवण्यात आलेले आहेत . 


चंद्रकांत एस . उघडे, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक , 
मोटार परिवहन , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


६७ 


FIRST EXTENSION 


The Special Inspector General of Police , Motor Transport, Maharashtra State , Aundh , Pune 411 007 
invites e - Tender for the purchase of Tubless Tyres and Runflat system of Bullet Proof Vehicle . The Gazette 
of this tender notice was published in Maharashtra Government Gazette , Part- II (Supplement) dated 26th 
December 2013 and also published in widely circulated news papers : 


Sr. 
No. 


Description 


E.M.D. 


Cost of 
Tender 
Form 


Approx . 

yearly 
purchase 
quantity 

(5 ) 


Bid 
Submission 
end date 


Date of 
Opening 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


Rs. 


Rs. 


2,000 


5,000 


100 Nos. 


19 Tubless Tyres and 

Runflat System of 
Bullet Proof Vehicle . 


13th February 15th February 
2014 

2014 
at 10-30 a.m. at 11-00 a.m. 


(Other details of Tender, Terms and Condition will be available alongwith the tender form ) 

Due to low response for abovementioned tender first extension is given with this invitation . The Gazette 
of this tender notice should be published in Maharashtra Government Gazette , Part- II ( Supplement) dated 30th 
January 2014 and also published in widely circulated news papers. 

Interested tenderersmay download the online tender and tender documents from the authorized website 
of Government of Maharashtra i.e. (http://mahatenders.gov.in ). 

The Special Inspector General of Police , Motor Transport, Maharashtra State , Aundh , Pune 411 007 , 
reserves right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason . 


CHANDRAKANT S. UGHADE , 

Special Inspector General of Police , 
Motor Transport, Maharashtra State , Pune . 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


DIRECTOR , DIRECTORATE OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 

MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


Tender Notice 


The Government of India has received a Credit from the International Development Association in 
various currencies towards the cost of Vocational Training Improvement Project (Credit 4319- IN ) and it is 
intended that part of the proceeds of this credit will be applied to eligible payments under the contracts for 
which this Invitation for Bids is issued . 

2. The Director, Directorate of Vocational Education and Training, 3 , Mahapalika Marg , Dhobi Talav , 
Mumbai 400 001 now invites sealed bids from eligible bidders for supply of Machinery and Equipments listed 
below : 


Description 


Quantity 


Bid Document Price 


Bid Security 


Schedule 

No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


2 No. 


Schedule 13001/ I 
(a ) Industrial Robot 6 axis payload 

capacity : 10 to 20 kg . 
(b ) Machatronics Equipments Unit- 1 

2 Magazine Units, 1 Conveyor 
system and Testing ready 
assembled condition . 


1 No. 


( c ) 


1 No. 


Machatronics Equipments Unit- 2 
Pick and Place handling arm with 
Z asix , Processing module in form 
of Pheumatic press ready 
assembled condition . 


( d ) 


1 No. 


Rs. 4,75,000 


Machatronics Equipments Unit- 3 
Automated storage Retrieval 
system (ASRS ] with minimum 28 
storage positions ready assembled 
condition . 


Rs. 2000 + Postal 
Charges (Rs. 150 for 
Inland and Rs. 500 

for Overseas) 


( e ) 


1 No. 


Machatronics Equipments Unit -4 
Accessories and Work Books For 
Trainers and Trainees . 


( f) 


1 No. 


Machatronics Equipments Unit-5 
Sorting Belt Station in Ready 
Assembled Condition . 


3. Interested eligible Bidders may obtain further information and inspect the bidding documents from 
The Assistant Apprenticeship Advisor (Sr.) ( Tech .), Desk No. 25 , 5th Floor, The Directorate of Vocational 
Education and Training, 3 , Mahapalika Marg , Dhobi Talav , Mumbai 400 001 India . 

4. A Complete set of bidding documents may be purchased by any interested eligible bidder on the 
submission of a written application to the above office and upon payment of a non -refundable fee as indicated 
below in the form of a Demand Draft /Cashier s cheque/Certified cheque in favour of The Director, Directorate 
of Vocational Education and Training , Maharashtra State payable at Mumbai or can be downloaded from the 
Website www.dvet.gov.in Downloaded and Duly completed documents should be submitted alongwith the 
price of Bidding Documents in the form of Demand Draft of Nationalised Scheduled Bank in favour of The 
Director, Directorate of Vocational Education and Training , Maharashtra State , payable at Mumbai. Bidders 
who download the document from Website and wish to participate in the bid , will be required to submit the 
cost will of the bid document at the time of bid submission otherwise the bid will be made non responsive. 

5. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of contract are based 
on the provisions of the World Bank Standard Bidding Document - Procurement of Goods. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०- फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १०-१६, शके १ ९ ३५ 


६ ९ 


6. The bidding document may be obtained from the office of The Directorate of Vocational Education 
and Training , 3, Mahapalika Marg , Dhobi Talav , Mumbai 400 001 during office hours from 10-30 a.m. to 
5-30 p.m. on all working days either in person or by post : 
a ) Price of bidding document 

Rs. 2,000 (For each schedule ) 
(non -refundable ) 
(6 ) Postal charges , inland 

Rs. 150 (For each schedule ) 
(c ) Postal charges , overseas 

Rs. 500 (For each schedule ) 
(d ) Date of commencement of sale 

30th January 2014 
of bidding document . 
(e ) Pre Bid Conference 

10th February 2014 , 11-00 a.m. 
Place 

Directorate of Vocational Education and Training , 
3 , Mahapalika Marg , 
Mumbai 400 001. 


The Bidder s designated representative is invited to attend a pre-bid meeting . 

The purpose of the meeting will be to clarify issues and to answer question on any matter that may 
be raised at that stage . 

(f) Last date of sale of bidding document 3rd March 2014 . 
(g ) Last date and time for receipt of bids 4th March 2014 , Time 12-00 Noon 
(h ) Time and date of opening of bids 

4th March 2014 Time 12-30 p.m. 
(i) Place of opening of bids 

Directorate of Vocational Education and Training, 
3 , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001, 
Ph . No. ( 022) 22620603/04/1008/293 
Fax No. (022 ) 22659235 . 

E -mail : desk25B @ dvet.maharashtra gov.in 
( J ) Address for communication 

Directorate of Vocational Education and Training, 
3 , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001, 
Ph . No. ( 022 ) 22620603/04/1008/293 
Fax No. (022 ) 22659235 . 

E -mail : desk25B @ dvet.maharashtra.gov.in 
7. All bids must be accompanied by a bid security as specified in the bid document and must be 
delivered to the above office at the date and time indicated above . 


8. Bids will be opened in the presence of Bidders representatives who choose to attends on the 
specified date and time. 


9. In the event of the date specified for bid receipt and opening being declared as a closed holiday for 
purchaser s office , the due date for submission of bids and opening of bids will be the following working day 
at the appointed times . 


s . 74 /2fUft /via / 2083-88 /Fileta aftest/ 888 , 
दिनांक २९ जानेवारी २०१४ . 


Director, 
Directorate of Vocational Education and 
Training , Maharashtra State , Mumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING ,STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


